संख्यानगरीत 
भटकती 


पी. के. श्रीनिवासन 


अनुवादक : डॉ. मधुकर देशपांडे 


डक 
4259 
शे 
मनोविकास प्रकाशन 


डद्यालाशकावे्टवाशी छाह्षाव्या । 2. ४. ञााल्लाएचका 
संख्यानगरीत भटकंती । पी. के. श्रीनिवासन 
प्रकाशक । अरबिंद घन:श्याम पाटकर 
मनोविकास प्रकाशन 

फ्लॅट न.३-ए, चौथा मजला, 

शक्‍ती टॉवर्स, ६७२, नारायण पेठ, 

पुणे - ४९९ 0३0. 

_ दूरध्वनी : 0२0-६५२६२९५0 

फळओॉट: पझा०णार१डव१5111.0001 
जावीत: पवा0शोत्विळपाणाट्याणा(टटेष्ठायवा].2ण 
७ सुरक्षित 

मुखपृष्ठ । गिरीश सहस्रबुद्धे 

अक्षरजुळणी । गणराज उद्योग, पुण. 

मुद्रक । बालाजी एन्टरप्रायजेस, पुणे. 

सुधारित आवृत्ती । २६ जानेवारी २0१३ 
18818 - 978-93-80264-07-3 


मुलांमधील गणिती प्रज्ञा शोधणाऱ्या, 

मुलांमध्ये गणिताची आवड उत्पन्न करणाऱ्या, आणि 
त्यांना उत्तम माणूस बनविण्यासाठी योग्य 

बातावरण निर्माण करणाऱ्या 

प्रतिभावान, कल्पक व तळमळीच्या 

पालक व शिक्षकांना अर्पण. 


अनुक्रम 


[४७] क्त 


ल. (2 > (2 


, चला माझ्याबरोबर । 5 
, संख्यांचे प्रकार । 11 


सम आणि विषम 
विभाजक आणि विभाज्य 
मूळ आणि संयुक्‍त 

वर्ग आणि अवर्ग 

घन आणि घनेतर 
त्रिकोणी व अत्रिकोणी 
पूर्ववर्ती व अनुवर्ती 


. भठकंतीची पूर्वतयारी । 25 

. संख्यानगरीत भटकंती । 28 

. रजा घेताना । 45 

. संख्यांच्या काही गुणधर्माची यादी । 48 


४ चलामाझ्याबरोबर 


मी मराठी सातवीत आहे. मला गोष्टी वाचायला आणि वेगवेगळे खेळ 
खेळायला फार आवडतात. माझे काका गणिताचे प्राध्यापक आहेत. ते मला 
नेहमी म्हणायचे, तुला गणितात स्वत:चे छोटे छोटे शोध लावता आले, तर 
या विषयात गोडी वाटेल. त्यासाठी एक मार्ग म्हणजे संख्यांचे गुणधर्म तपासून 
पाहणे, त्यांची ओळख करून घेणे आणि त्यांच्याबरोबर बिनधास्तपणे भटकंती 
करणे. यात तुला खूप मजा येईल. भटकंती म्हणजे इतर काही नसून संख्यांच्या 
बेरजा, वजाबाक्या, गुणाकार, भागाकार, वर्ग इत्यादी करून पहायचे आणि 
त्यातून काही निष्कर्ष काढायचे एवढेच.'' पण मला त्यांचे म्हणणे नीट न 
समजल्याने मी ते फारसे मनावर घेतले नाही. एके दिवशी जवळच्या एका 
माध्यमिक शाळेच्या गणित अभ्यास मंडळाच्या सभासदांनी काकांना एक भाषण 
द्यायला बोलावले होते. काकांनी मला येतोस का?' असे विचारले आणि त्या 
दिवशी सोबत खेळायला कुणी मित्र नव्हते म्हणून मी त्यांच्याबरोबर गेलो. ते 
ज्यांच्यापुढे भाषण देणार होते, ती मुले माझ्याच वयाची होती. ती मुले काकांना 
कसा प्रतिसाद देतील, हे पाहण्याची मलाही उत्सुकता होतीच. भाषणाच्या 
सुरुवातीस काका म्हणाले, *'मी तुम्हाला बालगणितज्ञ कसे व्हायचे आणि गणित 
करताना कशी गंमत अनुभवायची, ते आज शिकविणार आहे. आजचे जग हे 
वेगवेगळे शोध लावण्याचे जग आहे. जगभर सर्वत्र संशोधकांना मोठा मान मिळतो. 


संख्यानगरीत भटकंती । 5 


जगाला नवनव्या शोधांचे वेडच लागलेले आहे. पण संशोधक काही एका रात्रीत 
शोध लावीत नसतो. संशोधनवृत्ती ही लहानपणापासून स्वत:ला लावून घ्यायची 
आणि जोपासायची अशी सबय आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे चिकित्सक बुद्धीने 
पाहायला शिकाल तरच, चांगल संशोधन करता येईल. 

“संख्या हे गणितात संशोधनासाठी फुकटात सर्वांना उपलब्ध असलेले 
प्रचंड भांडार आहे. संशोधनास काही खर्च तर नाहीच, उलट त्यातून आनंद 
आणि मनोरंजन मात्र भरपूर मिळते. फक्त बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि 
भागाकार करायला आले की बस्स! नैसर्गिक संख्यांचे अनेक सुंदर गुणधर्म एवढ्या 
किरकोळ कौशल्याच्या आधारावर शोधता येतात. त्याच्याच जोरावर नवे आडाखे 
बांधता येतात आणि पडताळून पाहता येतात. तुमच्याकडे हे प्राथमिक कौशल्य 
आहेच; त्यामुळे तुम्ही संख्यांविषयी संशोधन करण्यास खरे तर आता तयार 
आहात. जेवढे तुम्ही शोधाल, तेवढे जास्त संशोधन तुम्हाला करता येईल, याची 
खात्री बाळगा. 


“सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे कुठे एक विशिष्ट नमुना किंवा रचना (?8॥टाया) 
दिसली की ती तपासून पाहणे. नमुने तपासण्याने तुम्हाला संख्यांमधील 
नातेसंबंधांबद्दल तर्क करता येईल व त्यातूनच अनेक शोध लागतील. या संशोधनास 
सुरुवात करण्यासाठी मी सोबत एक तक्‍ता बनवून आणला आहे तो पहा. आता 
तुम्ही म्हणाल, की या तक्त्यात पहिल्या दहा संख्या चार वेळा का लिहिल्या 
आहेत? तर तुम्हाला तीन तीन सलग संख्यांचे गट स्वतंत्रपणे दिसावेत म्हणून. 
उदाहरणार्थ, पहिल्या ओळीत एक, दोन, तीन आणि पाच, सहा, सात असे तीन 
संख्यांचे गट किंवा त्रिके आहेत. त्यांना गोल केले आहेत. तर दुसऱ्या ओळीत 
दोन, तीन, चार आणि सहा, सात. आठ यांना गोल केले आहेत. आता प्रत्येक 
त्रिकातील संख्यांची बेरीज अगर गुणाकार करून येणारे उत्तर पहा. त्यातून काही 


संख्यानगरीत भटकंती । 6 


तर्क करता येण्यासारखे नातेसंबंध मिळतात का, ते तपासा. कधी हे संबंध उघड 
असतील. पण ते छुपे असल्यास अधिक पाठपुरावा करावा लागेल. 

“जर तुमचा एखादा अंदाज एका गटापुरता बरोबर आहे, पण दुसऱ्यासाठी 
नाही असे दिसले, तर तो सर्वसामान्य गुण नसून एका विशिष्ट गटाचे वैशिष्ट्य 
होय. आता वैशिष्ट्यांबर फार बेळ घालवू नका. याउलट, जे गुण सर्व गटांना 
लागू आहेत असे दिसते, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करा. 

“उदाहरणार्थ, पहिल्या एक, दोन, तीन या गटांत असे दिसते की, पहिल्या 
आणि शेबटच्या संख्यांची बेरीज मधलीच्या वर्गाइतकी आहे; 1 -- 3 < 22. पण 
हा गुण (आपला पहिला तर्क) दुसऱया, तिसऱ्या, अगर पुढील कोणत्याच गटात 
सापडत नाही. इथं 62< 36 आहे आणि 5 -- 7 12 होतात, 36 < 12 आहेत? 
तेव्हा याचा अर्थ हा नातेसंबंध ही पहिल्या गटाची विशिष्टता आहे. सर्व गटांचा 
सामान्य गुणधर्म नाही. याचा नाद सोडा. आता दुसरा गुण असा दिसतो की, 
पहिल्या आणि शेवटच्या संख्यांची बेरीज मधलीच्या दुप्पट आहे. 1 -- 3-4 
आणि 4 म्हणजे 2 ची दुप्पट, 5 - 7 12 आणि 12 म्हणजे 6 ची दुप्पट. म्हणजे 
हा गुण मात्र पहिल्या गटात आहेच, पण तो इतर सर्व गटांत आहे असे दिसेल. 
बरील तक्त्यातील आठही गटांत हा गुण तर दिसतोच, पण कुठल्याही तीन 
सलग संख्या, उदा. 51, 52, 53 घेतल्या तरी 51 - 53 > 104- 2 > 52 असे 
दिसते. म्हणजे हा आपला पहिला शोध, की कोणत्याही तीन सलग संख्यांपैकी 
पहिली आणि तिसरीची बेरीज मधलीच्या दुप्पट असते. आपला पहिला तर्क 
चुकला कारण; तो फक्त एका विशिष्ट गटाचा विशेष होता. दुसरा तर्क बरोबर 
असावा; कारण तो सर्वच गटांना लागू पडताना दिसतो. एखाद्या गटाचे वैशिष्ट्य 
आणि सर्व गटांचे सामान्य गुण यांतला फरक आला ना लक्षात? जर तुम्हाला 
सरांनी सांगितले की, तुम्ही एखाद्या वेळी हुशार वाटता, तर ते तुम्हाला तितकेसे 
आवडेल का? सरांनी तुम्ही नेहमीच हुशार वाटता असे म्हणावे, असेच वाटेल 
ना? तसेच हे आहे. तुम्ही संख्यांच्या सर्वसाधारण गुणधर्मावर लक्ष केंद्रित करा. 
विशिष्ट वैचित्र्यांच्या मागे फार वेळ दवडू नका. एखादी रचना बऱ्याच वेळा दिसली 
की, तो सर्वसाधारण गुणधर्म असेल या तुमच्या तर्काला पुष्टी मिळेल. '' 

माझ्या लक्षात आले, की काही मुले कुजबूज करीत आहेत. इतक्यात 
काहींनी हात वर केला. मलाही काही संख्या लिहून पाहिल्यावर एक नमुना 
दिसला. प्रत्येक गटातील तिन्ही संख्यांची बेरीज अनुक्रमे 6, 9. 12. 15 अशी 
होती आणि हे सर्व 3 या संख्येच्या पटीत (3 चे बिभाज्य) होते. मी तसे लिहून 

संख्यानगरीत भटकंती । 7 


काकांना दाखविले. त्यावर त्यांनी होकारार्थी स्मित केले. 

123506 

253549 

3445-12 

4-3--6-15 

मला स्वतःचा खूपच अभिमान वाटला. हा माझ्या गणितातला पहिला 
शोध होता. काका आणखी काही मुलांच्या वह्या पाहत होते. त्यात काहींनी 
माझ्यासारखाच तर्क केला होता. इतर काही जणांनी तिन्ही संख्यांचा गुणाकार 
केला होता व त्यांची उत्तरे 6, 24, 60, 120 अशी आली होती. त्यांना आढळलेला 
गुण शब्दांत लिहायला काकांनी सांगितले. त्यांनी लिहिले की, तीन सलग 
संख्यांचा गुणाकार सहाचा विभाज्य असतो. हेच वेगळ्या भाषेत (तीन संख्यांच्या 
गुणाकारास सहाने भागल्यास पूर्णांक उत्तर येते असे कुणी एकाने लिहिले होते.) 

1>2>3-6 

2>3>4:>-24 

३>%4>5-60 

4>59>6>120 

मुलांच्या या प्रतिसादाने काका चांगलेच खूष झाले. ते मुलांना शाबासकी 
देतायत, तोच आणखी तीन मुलांनी नवे शोध लावल्याचे जाहीर केले. खूपच 
मजेदार होते. काकांनी त्यांना पुढे येऊन फळ्यावर लिहायला सांगितले. मुलांनी 
पुढील समीकरणे फळ्यावर लिहिली. 

पहिल्याने लिहिले - 1 <3-22- 1, 2%4-32-1, 3>5-42-1 इ. 

दुसर्‍याने लिहिले - 1 <3- 1-2 2, 2>441-3>3,3>5-4 
1-4>4इ. 

आणि तिसऱ्याने हेच शब्दांत लिहिले. 

1>3 ही संख्या 2 <2 पेक्षा 1 ने कमी, 2>4 ही संख्या 3 >3पेक्षा 1ने 
कमी. इ. 

काकांनी त्यातल्या एकास हा गुणधर्म शब्दांत वर्णन करून सांगता येईल का, 
असे विचारले. तो मुलगा म्हणाला, '*तीन सलग संख्यांपैकी पहिली आणि शेवटची 
यांचा गुणाकार मधल्या संख्येच्या वर्गापेक्षा एकने कमी असतो. काकांनी त्या सर्व 
मुलांना शाबासकी दिली. आणि वर्गाला विचारले, “तुम्ही शोधलेल्या दोनपैकी 
कोणत्या शोधासाठी जास्त विचार करावा लागला?'' सर्व मुलांनी ओरडून सांगितले, 


संख्यानगरीत भटकंती । 8 


“दुसरा, दुसरा. '' काका मग म्हणाले, ' जेवढा शोधलेला गुण सखोल, तेवढी 
संशोधनातली मजा जास्त.'' अशा प्रकारे काकांनी मुलांना सखोल गुणधर्म 
शोधण्याचे आव्हानच दिले. यापुढे काका म्हणाले, की नवनव्या संख्यांच्या 
गुणधर्मांचा शोध लावण्यासाठी संख्यांची वर्गवारी करणे उपयोगी आहे. उदाहरणार्थ, 
सम आणि विषम संख्या, विशिष्ट संख्येचे गुणक, मूळसंख्या, संयुक्‍त संख्या, अशा 
वेगवेगळ्या वर्गीकरणांचा उपयोग होतो. तसेच संख्यांचा क्रम लावताना आधी 
आणि नंतर येणाऱ्या संख्यांसाठी अनुक्रमे अगोदरचा (पूर्वव्ती) आणि नंतरचा 
(अनुवर्ती) असे नवे शब्द काकांनी शिकविले. त्याचप्रमाणे एकास एक संगती, 
संगत संख्या अशा संकल्पना समजावून सांगितल्या. एखादी रचना चटकन लक्षात 
येण्यासाठी एक ते दहा या संख्यांचे वर्ग आणि घन लक्षात ठेवावेत असा सल्ला 
दिला. इतक्यात एक हात वर गेला. बोलता बोलता थांबून काका म्हणाले, ' तुला 
नवा काही शोध लागला का?'' मुलाने एक वैशिष्ट्य शोधले होते. तो म्हणाला. 
“ह15-25371>2>3हेखरे,पण9-2-3-4-2%3%4हे मात्र 
खरे नाही.'' त्याला काकांनी शाबासकी दिली आणि ते पुढे म्हणाले, ' काही 
संख्यांचे वैशिष्ट्य लक्षात आले, तर तशा प्रकारचे वैशिष्ट्य आणखी कुठल्या 
संख्यागटात आहे का, हेही पाहणे बोधदायक असते. मुलगा यावर म्हणाला, ' हे 
वैशिष्ट्य असणाऱ्या दुसऱ्या तीन संख्या सापडणारच नाहीत. '' मग काका म्हणाले, 
“असे असेल तर त्या संख्या सलग असण्याचा आग्रह आता सोडून द्या. 6 1 -- 
2-3 या समीकरणाचे असे वर्णन करता येईल, की सहाच्या सर्व उचित विभाजकांची 
(एऊदा लग) बेरीज (म्हणजे खुद्द सहा सोडून) सहा एवढीच आहे. असे कुठे 
दिसते का, की एखाद्या संख्येच्या सर्व उचित गुणकांची बेरीज नेमकी त्या संख्येएवढीच 
आहे?" अशा संख्या सापडण्यात बराच वेळ जाऊ लागला. म्हणून काकांनी 1, 2, 
4, 7, 14 या संख्या तपासण्यास सांगितले. मुलांनी पाचही संख्यांची बेरीज केली 
ती 28 अशी आली. मुलांनी म्हटले, 1, 2, 3 या 6 च्या सर्व गुणकांसारखेच 
वैशिष्ट्य 1, 2, 4, 7, 14 या 28 च्या गुणकांचेही आहे.'' एक मुलगा म्हणाला, 
“मला स्वत:ला आणखी अशा संख्या शोधायच्या आहेत.'' काकांनी त्या मुलाचे 
कौतुक केले आणि म्हणाले, ' अशा बर्‍याच संख्यांचे गट सापडले, तर हे विशिष्ट 
संख्यांचे वैशिष्ट्य न राहता, एका सबंध गटाचा तो गुणधर्म ठेल.'' मला हे खूपच 
आवडले. एका मुलाने विचारले “असे गट ओळखण्यास काय करावे लागेल?" 
काका म्हणाले, “आता असे पहा, की 1. 2. 3 हे सहाचे, तसेच 1. 2, 4, 7, 14 हे 
2४ चे उचित गुणक आहेत आणि 6 आणि 38 या संख्या आपापल्या उचित 


संख्यानगरीत भटकंती । 9 


गुणकांच्या बेरजेएवढ्या आहेत. ' एका मुलाने विचारले, ' अशा संख्यांना काही 
वेगळे नाव आहे का?" तेव्हा काकांनी सांगितले, “ अशा संख्यांना परिपूर्ण 
(थर) संख्या म्हणतात. '' 

मुलांशी अशा प्रकारे संवाद झाल्यावर, ज्या मुलांनी संख्यांचे नवे गुणधर्म 
शोधले अशा सर्वांचे काकांनी पुन्हा एकदा अभिनंदन केले आणि या उपक्रमात 
लक्षपूर्वक भाग घेणाऱ्या सर्वांचे आभार मानून कार्यक्रम संपविला. 'प्रयत्न केल्यास 
तुम्ही सारेच बालगणितज्ञ व्हाल' असे सांगून त्यांनी प्रत्येकाला सोबत आणलेला 
संख्यांचा एकेक तक्‍ता दिला. 

सभा संपल्यावर घरी जाताना मी कार्काना म्हटले, की ज्या मुलांनी सखोल 
असे नवे शोध लावले, त्यांचा मला खूप हेवा वाटला. त्यांच्यासारखे बनण्यासाठी 
दर रबिबारी काकांच्या घरी जाऊन त्यांच्याजवळ अशी गणितातली गंमत शिकायची 
इच्छा मी व्यक्‍त केली. काका खूश झाले आणि माझ्यासाठी दर रविवारी वेळ 
ठेवण्याचे त्यांनी कबूल केले. अशा तऱ्हेने माझी संख्यानगरीतली भटकंती सुरू 
झाली. तुम्हा वाचकांना त्यात रस बाटावा आणि समजायला सोपे व्हावे, म्हणून 
बहुतेक ठिकाणी काकांचे शब्द जसेच्या तसे लिहीत आहे. मग, चलणार ना या 
भटकंतीत तुम्ही माझ्याबरोबर? 


संख्यानगरीत भटकंती । 10 


संख्यांचे प्रकार 


आज माझ्या काकांच्या मदतीने गणितात संशोधन करण्याचा पहिला 
रविवार. आधी त्यांनी मला माहीत असलेल्या संख्याप्रकारांची उजळणी करायला 
सांगितले. म्हणजे त्या दिसल्या, की मला ओळखता याव्यात म्हणून. 


सम आणि विषम : 


त्यांनी मूठभर गोट्या उचलल्या व मला विचारले, “प्रत्यक्ष न मोजता या 
गोट्यांची संख्या सम आहे की विषम आहे असे विचारल्यावर तू काय करशील?" 
मला प्रश्‍न पडला. प्रत्यक्ष गोट्या मोजता आल्या असत्या, तर आलेल्या उत्तराच्या 
एकम्‌ स्थानाच्या अंकावरून मला सम आणि विषम संख्या ओळखता येतात. 
पण न मोजता हे कसे करायचे, हे मला कळेना. तेव्हा काकांनी मला गोट्यांच्या 
जोड्या करायला सांगितले. मी दोन-दोन गोट्यांच्या जोड्या वेगळ्या करू 
लागलो. सगळ्याच गोट्या अशा तर्‍हेने जोड्यांत विभागल्या गेल्या, तेव्हा माझ्या 
लक्षात आले, की एकूण गोट्यांची संख्या सम असली पाहिजे. दुसऱ्यांदा अशाच 
मूठभर गोट्या घेऊन जोड्या करताना मात्र शेवटी एक गोटी अशी शिल्लक 
राहिली, जिच्या जोडीला दुसरी गोटी शिल्लक नव्हती. तेव्हा या वेळी गोट्यांची 
संख्या विषम असणार. पण मी काकांना विचारले, सरळ गोट्या मोजून येणाऱ्या 


संख्यानगरीत भटकंती । 11 


उत्तरात एकप्‌ स्थानी दोनचा गुणक असल्यास सम आणि नसल्यास विषम असे 
सांगता येते. मग तसे न करता जोड्या कशासाठी लावायच्या?'' काकांनी आधी 
माझ्या प्रश्‍नाचे कौतुक केले. आणि ते पुढे म्हणाले, “आपण गोट्या मोजून 
येणाऱ्या संख्येच्या एकम्‌ स्थानाचा विचार करीत असतो, तेव्हा आपण संख्यांची 
मोजणी कुठल्या पद्धतीने करीत असतो?'' मी म्हटले, ' "दशमान पद्धतीने. '' 
तेव्हा काका पुढे म्हणाले, ' बारा ही संख्या दशमान पद्धतीत एकाबर दोन अशी 
लिहितात व एकक स्थानी दोन ही सम संख्या असते. त्याऐवजी सात हा पाया 
घेऊन बारा ही संख्या कशी लिहिशील? '' थोडा विचार करून मी म्हटले, ' सात 
पाया घेऊन बारा लिहायचे, तर ते 15 असे लिहावे लागतील. कारण नाराला 
सातने भागल्यास भाग एकचा बसतो आणि बाकी पाच उरते. ' ' बोलताबोलताच 
माझ्या हे लक्षात आले की, सम आणि विषम ओळखण्यासाठी पाया सात 
असेल, तर आपण “एकम्‌ स्थानी दोनचा गुणक नसल्यास संख्या विषम' हा 
नियम करू शकणार नाही. जोड्या करण्याची काकांनी सुचविलेली पद्धत संख्या 
गणनपद्धतीतील पायावर अवलंबून नाही, हे त्या पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. ' जर 
नियम असा बनवला की, संख्येस दोनने नि:शेष भाग जात असेल तर संख्या 
सम; आणि नसल्यास संख्या विषम, म्हणजे नियम गणनपद्धतीच्या पायावर 
अवलंबून राहणार नाही.'' काका म्हणाले. शेबटी काकांनी मला 1 ते 100 या 
संख्यांचे सम आणि विषम असे दोन गट करून दुपदरी तक्त्यात लिहायला 
सांगितले. ते खूपच सोपे होते. त्यासाठी पुढील तक्‍ता पहा. 


(8) 


&| 


ळू 


ळ 
(चा 
ळू 
ळ 


| ] 63 65 67 ७9 9 ऱ् ऱ्उ ग 


4 
ज्ये 
ऱ्य 
घ्य 
घ्य 


क तण 
8 || ।७| |&| ७ ७) ७।| ७! ७ 
हं दे आ आच अ क अ अ की 

|| क १0.) ह प कुल, क्व ७५ | कं 99 

---] -णपीणरल ळ्या ननानमा्ाची क त अक. (तल्या विका | म्य धू 4 


संख्यानगरीत भटकंती | 12 


या तक्त्यात असे दिसते की, दशमान पद्धतीत समसंख्यांच्या एकम्‌ स्थानी 
0, 2, 4, 6 किंवा 8 हे अंक असतात आणि विषम संख्यांच्या एकम्‌ स्थानी 1, 3, 
5, 7 किंबा 9 हे अंक असतात. 


विभाजक आणि विभाज्य : 


काका म्हणाले, अशी कुठली संख्या माहीत आहे का, की त्या संख्येएवढी 
नाणी तुला दिल्यास ती नाणी एका रांगेत बसविता येणारच नाहीत?'' मी चटकन 
सांगितले की, अशी संख्याच नाही. कारण कोणतीही संख्या दिली तरी मी 
तेवढी नाणी एकापुढे एक अशी मांडू शकेनच. पण मग काका म्हणाले, 
“संख्येच्या विभाजकांच्या संदर्भात या विधानाचा अर्थ काय हे तू मला सांगू 
शकशील काय?'' मी थोडासा चाचपडत म्हणालो, “1 हा कुठल्याही संख्येचा 
विभाजक किंबा गुणक (1111112) आहे आणि प्रत्येक संख्या ही स्वतःची 
विभाजक आहे. '' आता हीच संकल्पना त्यांना विभाजकांच्या भाषेत नाही, तर 
विभाज्यांच्या भाषेत हवी होती. मी म्हणालो, प्रत्येक संख्या 1 ची विभाज्य 
(ताश5$०) आहे आणि ती स्वत:चीही विभाज्य आहे.'' काकांनी मला काही 
नाणी घेऊन अशी मांडायला सांगितली की, एकापेक्षा अधिक ओळी हव्यात 
आणि प्रत्येक ओळीत सारखीच नाणी हवीत. मी खालील चित्रात 
दाखविल्याप्रमाणे रचना केली. 


“आता एकूण नाण्यांनी संख्या मोज,'' काका म्हणाले. 
“पंधरा. 

“या र्चनेत किती ओळी आहेत? ' 

डू “तीन कर्ज 

“आणि किती स्तंभ आहेत? 


पाच. 
संख्यानगरीत भटकंती । 13 


“म्हणजे तीन वेळा प्रत्येकी पाच वस्तू घेतल्या असंच ना?" 
“हो. म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की 5 आणि 3 हे 15या 
संख्येचे विभाजक आहेत. होय ना?" 
“अगदी बरोबर, पाच आणि तीन हे विभाजक असून, पंधरा हा त्यांचा 
गुणाकार आहे. कोणत्याही सम संख्येचा एक विभाजक सांग पाहू." 
“०20” 
“बरोबर, आता विषम संख्येचा विभाजक कसा सांगशील?" 
मी काहीसा विचार करीत म्हणालो, म्हणजे, 21 या विषम संख्येचा 7 हा 
विभाजक आहे... 
“पण तू आधीच म्हणाला होतास की, 1 हा प्रत्येक संख्येचा विभाजक 
आहे आणि प्रत्येक संख्या ही स्वतःची विभाजक असते. बरोबर ना? 
“आता आलं लक्षात. 
“आता मला सांग, कुठल्याही एका सम आणि एका विषम संख्येचा सामान्य 
विभाजक. 
“भुक.” 
“बरोबर, एक विषम संख्या आणि एक सम संख्या यांचा । हा समाईक 
विभाजक असणारच. अशा दोन संख्यांचे उदाहरण दे पाहू.'' 
“उ आणि 3." 
“आणखी एक उदाहरण दे." 
“5 आणि 4.” 
“म्हणजे त्या संख्या सलगच असायला हव्या?" 
“नाही. तसं काही नाही. फक्त सलग संख्या सांगायला सोप्या असतात 
' खढंच. 
“छान. आता आपण आज येथेच थांबू. पुढच्या रविवारी ये.'' मी निघालो, 
ते घरी गेल्यावर आईकडची काही नाणी घेऊन असे आणखी काही खेळ करायचे 
असे मनाशी ठरवूनच. 


मूळ संख्या आणि संयुक्‍त संख्या : 


नाण्यांच्या साहाय्याने मी वेगवेगळ्या संख्यांचे आयत (दोन किंवा अधिक 
रांगा आणि स्तंभ असलेली आकृती) बनवून विभाजकाची संकल्पना पाहात 


संख्यानगरीत भटकंती । 14 


असताना माझ्या लक्षात आले, की काही संख्यांच्या बाबतीत असे आयत 
करताच येत नाहीत. एकच रांग किंबा स्तंभ मात्र कोणत्याही संख्येचा करता 
येतो. पुढच्या रविवारी भेटल्यावर मी काकांना सांगितले, की दोन किंबा अधिक 
रांगा बनविणे नेहमीच जमते असे नाही. काका म्हणाले. "होय, अशा संख्यांची 
आपण एक रांग मात्र बनवू शकतो. यातून काय निष्कर्ष काढशील? 

मी म्हटले, “ अशा संख्यांचे फक्त दोनच विभाजक असणार. उदाहरणार्थ, 
7 या संख्येचे फक्त । आणि 7 हेच विभाजक आहेत. '' 

“अगदी बरोबर. अशा संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात. याउलट, 
आयताकृती बनविता येत असेल, तर अशा संख्यांना आपण जोड संख्या किंवा 
संयुक्‍त संख्या म्हणतो. '' 

“म्हणजे मूळ संख्येचे फक्त दोन विभाजक असतात आणि संयुक्त संख्येचे 
दोनपेक्षा जास्त विभाजक असतात. बरोबर ना?” 

““पण | आणि 2 संख्यांचे काय? 

“या प्रश्‍नाचे उत्त आपण आयताच्या भाषेत देऊ शकत नाही. पण 
विभाजकांची संख्या या संकल्पनेने देऊ शकतो. 

“असे असेल तर 2 ला मूळ संख्या म्हणता येईल; कारण 2 चे 1 आणि 2 
असे दोन विभाजक आहेत. पण 1 चा फक्त 1 हा एकच विभाजक आहे. म्हणजे 
1 ही मूळ संख्याही नाही आणि जोड संख्याही नाही. होय ना?" 

“जरूर. 

“पहिली मूळ संख्या कोणती? 

“दोन. 

“बरोबर. आता दुसरा प्रश्‍न-पहिली विषम मूळ संख्या कोणती? 

“तीन. 

“मग आता सर्वांत पहिली संयुक्‍त संख्या कोणती, ते सांग. '' 

“चार, आणि शिवाय ती सम आहे. 

“बरोबर! मग आता सर्वांत पहिली संयुक्‍त विषम संख्या सांग. '' 

“अं, ९ ही पहिली विषम संयुक्‍त संख्या. बरोबर आहे ना?'' 

“अर्थातच. अगदी बरोबर. आता ] ते 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या आणि 
संयुक्‍त संख्यांचा तक्ता बनव. 

मी सुरुवात केली. तसे ते मला काहीसे कठीण काम वाटले. सम आणि 
विषम संख्यांचा तक्‍ता करणे सोपे होते; कारण संख्या आलटूनपालटून सम किंवा 


संख्यानगरीत भटकंती । 15 


विषम असत. पण हे त्या मानाने मात्र जास्त किचकट होते. तरी मी शेवटी तक्‍ता 
बनविला, तो पुढे दिला आहे. 


दश :॥॥00:: 


38 3940 42 44145 


6216316465 |66| 68 ७१ (1: 
ह 

87188 || ।90| 91 9219394195 

86 ]/>] 


“एक ते शंभरमध्ये एकूण किती मूळ संख्या आहेत?'' 

“पंचवीस. 

“आणि संयुक्‍त संख्या?" 

“यात 100 ही संख्या धरायची ना? 

“व्हो.?” 

“] ही मूळ संख्या नाही आणि जोड संख्या नाही. त्यामुळे उरलेल्या 99 
पैकी पंचबीस मूळ संख्या म्हणजे एकूण 99-25 > 74 संयुक्‍त संख्या राहिल्या. '' 
काकांनी हसून हस्तांदोलन केले. त्यांना माझे उत्तर आवडले, असे मला लक्षात 
आले. 


वर्ग असलेल्या आणि वर्ग नसलेल्या संख्या : 

काका म्हणाले, “आयतात नाणी ठेवताना असे कधी झाले का, की रांगा 
आणि स्तंभ तेवढेच आहेत?'' 

“होय ना. आता 9 चे बघा. नेमक्‍या तीन रांगा आणि तीनच स्तंभ बनले. 


क ययास 
ही हली हलक 


संख्यानगरीत भटकंती । 16 


“अशा संख्यांचे आयत विशिष्ट प्रकारचे आहेत. त्यांना काय बरे म्हणावे?'' 

“हे चौरसाकृती आयत असल्यामुळे त्यांना चौरससंख्या म्हणायला हरकत 
नाही. 

“ठीक, अशा संख्यांना वर्ग असे नाव दिले गेले आहे. आता सांग, प्रत्येक 
आयताकृती संख्येस चौरस किंबा वर्गसंख्या म्हणता येईल काय?'' 

“नाही. फक्त जेव्हा स्तंभ आणि रांगा यांची संख्या सारखीच असते, तेव्हा 
त्यांना वर्गसंख्या म्हणता येईल. 

“आता प्रत्येक चौरससंख्या आयताकृती संख्या असते, असे म्हणता येईल 
काय?" 

““होय, कारण चौरस हीसुद्धा विशिष्ट प्रकारची असली, तरी आयताकृतीच 
आहे. 

“आता वर्गसंख्येच्या गुणकांविषयी काय म्हणता येईल?" 

“अशा संख्यांचे दोन समान गुणक असतात असे म्हणावे. उदाहणार्थ, 
9-3>3, 4-2 2 इ. इ. होय ना?" 

““होय.'' 

“आता बिचार कर, । ही वर्गसंख्या आहे का?” 

“याबाबतीत रांगा आणि स्तंभ एकेकच आहेत. त्यामुळे त्या संख्येस वर्ग 
कसे म्हणणार?" 

“पण दोन समान गुणकांचे काय?" 

“तसे 1-1 > 1 लिहिता येईल. पण 1-1 > 1>1> 1 असे सुद्धा 
लिहिता येईल. मग 1 बद्दल काय म्हणावे?'' 

“थोडा थांब. घोटाळा करू नकोस. 1 ही संख्या दोन समान गुणंकांच्या 
गुणाकाराच्या स्वरूपात लिहिता येते की नाही, एवढाच प्रश्‍न आहे. '' 

“अच्छा. 1-1 1 असे आहे. त्यामुळे 1 या संख्येस वर्ग म्हणता येईल. 

बरोबर?” 

“होय. 

“आता एक ते शंभरपर्यंतच्या संख्यांचे वर्ग आणि अवर्ग (वर्ग नसलेल्या 
संख्या) असे गट करून तक्ता बनव बरे.'' तसा तक्‍तापण मी बनविला. त्यात 
मला मजा वाटली. कारण दोन वर्गसंख्यांमधील वर्ग नसणाऱ्या संख्यांची संख्या 
पाहता त्यांचा एक विशिष्ट असा नमुना मला दिसू लागला. या सर्वच संख्यांची 
संख्या सम होती. मी काकांना तसे सांगताच ते म्हणाले. दर दोन वर्गसंख्यांच्या 


संख्यानगरीत भटकंती । 17 


मधल्या अंतरांचा अनुक्रम 2, 4, 6.... असा सम संख्यांनी बनलेला दिसतो. '' 
मी म्हणालो, काय मजा आहे नाही?" 
“होय, आहे खरी.'' काका म्हणाले. 


् हि र डा टु र्‍] षी |] टॅ ह हि 1 
७ |॥७॥ | | | ७ |||! ||| | ७3 
नज 31 क़ १1 भक 134 । ।_॥7118|19 2021 षत 
हि न्न हि ७ नी हि न| | षि 
26) 27128) 29) 30| 31 32133) 34] 35 3738) 39 1. 44)45146)47148 50 
्ि 


101 हाँ शि ह र्ग 
515253 54 5556157158) 59 60161) 62163|_|65)66 67168 | १७१ 7071727374) 75 


0. 
89 190) 91 ० 


76) 7778) 7980082183) 84) 85 [86 87 [88 
1_(/_| 1. डा दि _ 


घन आणि घन नसलेल्या संख्या : 


आता आम्ही वर्गसंख्यांपासून घनसंख्यांकडे वळलो. आधी काकांनी मला 
नाणी अशी रचायला सांगितले, की स्तंभ आणि रांगा तर सारख्या असतीलच, 
पण प्रत्येक नाण्यावर तेवढ्याच संख्येने नाण्यांची चळत बनवायची. म्हणजे 
सुरुवातीस दोन रांगा आणि दोन स्तंभ अशी चार नाणी रचल्यावर प्रत्येक नाण्यावर 


७८किस्स 
ह ह 


आणखी एक नाणे ठेवून दोन-दोन नाण्यांची चळत झाली. तशाच तीन रांगा, 
तीन स्तंभ आणि तीनपदरी चळत अशी पुढची रचना झाली. 


“आता असे पहा, की वर्गसंख्येचे दोन समान गुणक असतात. तसेच 
घनसंख्येचे किती गुणक? '' 
मी म्हणालो. | 27: 3 > 3 > 3. म्हणज 27 ही घनसंख्या. तसेच 85? 


संख्यानगरीत भटकती | 18 


> 2 > 2 म्हणून 8 ही घनसंख्या. जी संख्या तीन समान गुणकांच्या गुणाकाराने 
येते ती घनसंख्या होय. 

“ठीक, आता [1 या संख्येबद्दल काय म्हणशील? ती वर्गसंख्या आहे हे तू 
पूर्वीच पाहिले आहेस. ती घनसंख्या आहे का?” 

“होय. कारण 1 - 1 < 1 > 1 असे लिहिता येतेच. म्हणजे । वर्गसंख्या 
आहे, तशीच घनसंख्यासुद्धा आहे. 

“अगदी बरोबर. [ चा घन [, 2 चा घन 8 आणि 3चा घन 27, तसेच 4 > 
2 > 2 म्हणून 4 हा दोनचा वर्ग. आपण असेही म्हणू, की 2 हे 4 चे वर्गमूळ, 
आणि 2 ला 8 चे घनमूळ असे म्हणता येईल. आता । ते 100 मधील संख्यांचे 
घन आणि घन नसलेल्या असा दुपदरी तक्ता मांडून विभाग कर.'' मी आधी 
असे तक्ते करून बराच कुशल झालो होतो. तेव्हा हा तक्ता पुढे दिला आहे तसा 
बनविला. 


38) 


293 
| 1 


51 52 ह 54 न| 57 3 । 
76 7717879 80) 81182 83184) 85 ३6 87 881 89 ।|90 91 2193194 


पूर्वीच्या वर्गसंख्यांच्या अनुभवामुळे मी याही वेळी अंतर अनुक्रमाकडे लक्ष 
दिले. या वेळी हा अनुक्रम 6, 18, 36 दिसला. पण तर्क करण्यासाठी मी पुढील 
अंतरे 60 आणि 90 अशी पाहिली. तेव्हा काका म्हणाले, '“ही अंतरे मोठी 
होतायत. तेव्हा । ते [000 पर्यंतच्या फक्त घनसंख्याच लिही. सबंध तक्‍ता 
करण्याची गरज नाही. कशा लिहिशील?" 

“तीन समान संख्यांचा गुणाकार करून. संख्याक्रमाने 1, 2, 3,.... अशा 
घेईन. 

“'अगदी छान. कर पाहू हजारापर्यंत यादी. 

मी थोड्याच वेळात यादी बनविली. ती होती - 


संख्यानगरीत भटकंती । 19 


1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 आणि 1000. काका म्हणाले, 
““आता पुढच्या रविवारी आपण त्रिकोणी संख्या पाहू. 

“त्रिकोणी संख्या म्हणजे कोणत्या?'' मी अधीरपणे म्हणालो. 

“जरा दम धर, तुला कळेलच पुढच्या रविवारी. 

पुढच्या रविवारी काका मला म्हणाले, आधी मी काय करतोय ते पहा. मग 
ते नाणी घेऊन खालीलप्रमाणे रचना करायला लागले. त्यांनी मला त्या नमुन्याकडे 
पाहायला व पुढच्या दोन रचना करायला सांगितल्या. मी नीट लक्ष देऊन पाहिले 
ब मनात म्हणालो, 'प्रत्येक रांगेत सारखीच नाणी नाहीत. उलट दर 


श्व 
-< >> 
9>>4 ७->२>--< ७--७--७८६ 
७-<६>< ७-<६--२->-< ७०-4६--३८७-< 


र्क --६ 


रांगेत मागच्या रांगेपेक्षा एक जास्त नाणे आहे.' हे पाहून पुढच्या दोन रचना मी 
खालीलप्रमाणे केल्या. 


ल्ल््ल 
>> ७-६>-< 
७-4: ७-5: 
७--4३.-<०>-< एल एकण तळ खळ 
८-८ एल लक खळ खळ खळ 
तळ (> खळ तळ (ळक हळ टल लक खळ ळण कळ 


७६.॥ि्स्िस् एकज ल शल ल शा ल एल 


“'यातील प्रत्येक रचनेचा आकार कसा आहे?'' 

“'त्रिकोणासारखा. 

“होय म्हणून या संख्यांना त्रिकोणी संख्या म्हणतात. आतापर्यंत आपण 
बनविलेल्या त्रिकोणी संख्या लिही बरे. 

हं, ठीक. : 3, 6, 10, 15, 21, 28. 

“आता नाणी न वापरता पुढच्या काही त्रिकोणी संख्या लिहिशील?" 

“5 मध्ये 3 मिळविले की 6, 6 मध्ये 4 मिळविले की 10, 10 मध्ये पाच 
मिळविले की 15, 15 मध्ये 6 मिळविले की 21 आणि 21 मध्ये 7 मिळविले की 
28. म्हणजे पुढची संख्या असणार 28 -- 8 - 36 आणि त्याच्या पुढची असणार 
36-9 > 45 होय ना? 

*“अगदी बरोबर. आता !। ही त्रिकोणी संख्या म्हणायची की नाही? तुला 
काय बाटते?'' 


संख्यानगरीत भटकंती । 20 


*“ही वर्गसंख्या आहे आणि घनसंख्या आहे. पण ही त्रिकोणी आहे का? 
थांबा. थोडा मागे जाऊन विचार करतो. '' असे म्हणून मी लिहिले - 

15-5-510 

10-46 

6-35ौ3 

ळा 

“म्हणजे । ला त्रिकोणी म्हणायला काही हरकत दिसत नाही. होय 
ना?" 

“फारच छान. प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याची तुझी पद्धत मला आवडली. 
“आता असे कर की..... 

“एक ते शंभर या नैसर्गिक संख्या दुपदरी तक्त्यात त्रिकोणी आणि 
बिनत्रिकोणी अशा लिही, असेच ना?" 

“आता तू चटकन पुढचा विचार करायला लागला आहेस. तर मग पटकन 
संपव हे काम. 

हे काम करायला मला मुळीच कष्ट पडले नाहीत. कारण याबाबतीत 
अंतरांचा अनुक्रम म्हणजे 1, 2, 3,..... अशा नैसर्गिक संख्यांचाच होता. पुढील 
तक्‍ता त्यासाठी पहा. 


| 2४22412 


“आता एक परीक्षा. चालेल?” 

डू “हो व ११ 

“| मंतर अशी कोणती संख्या आहे, जी वर्गही आहे आणि त्रिकोणी 
पण. '' मी माझ्या तक्त्यात पाहत उत्तरलो, 36. 


संख्यानगरीत भटकंती । 21 


“बरोबर. आता हे सांग की । ते 100 मध्ये एकूण किती त्रिकोणी संख्या 
आहेत?'' 

पुन्हा तक्‍ता पाहून मी म्हणालो, ''बारा.'' 

“तेही बरोबर. आता हे बघ, पहिली त्रिकोणी संख्या आहे 1, दुसरी 3, 
तिसरी 6 आणि चौथी 10. मी जर तुला विचारले की, विसावी त्रिकोणी संख्या 
कोणती, तर तू काय करणार?” 

*““आता पहायला हवे. त्यासाठी आधी मी पुन्हा एक तक्ता तयार करतो. 


क्रमांक संख्या क्रमांक संख्या 
1 ] 4 10 
2 3 5 15 
3 6 6 21 


“मला वाटते की, अशीच यादी कराबी लागेल. पण ही पद्धत खूप वेळ 
घेणार. यापेक्षा सोपी पद्धत असेल ना?'' मग काकांनी मला सांगितले की, 
प्रत्येक त्रिकोणी संख्येतील नाण्यांपुढे तीच संख्या उलटी ठेवून काय होते ते पहा. 
मी आकृती दिसते, त्याप्रमाणे नाणी ठेवली आणि म्हणालो, “आता या 
आयताकृती संख्या होत आहेत. ' 

बव्वे ब्वा ब वजे 

ह्य लळे 2-3) ष्व्न्स्य्ट 

छ्या घय स्य जळ बट २ ---. घ्न्ड्स्सट 
--७4स्चस्ल ताळ ल खा ख्य टे 


“या आयतांचा आपण दीर्घायत असे नाव देऊ. पण दीर्घायत संख्यांची 
यादी तुला करता येईल काय?” 

“त्या तर त्रिकोणी संख्यांच्या दुप्पटच आहेत. म्हणजे 2, 6, 12, 20 वगैरे. 
हो ना?” 

“आता त्रिकोणी संख्यांची यादी करण्याचा आपला विचार लक्षात आहे 
ना तुझ्या? बघ जमते का?" 

“आता आलं लक्षात. दोन सलग नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार करायचा 
आणि त्याची निमपट घ्यायची. म्हणजे । < 2/2- 1, 2 > 3/2-3, 3 >4/2> 
6, 4 > 5/2 10 इ. असे करीत गेल्यास त्रिकोणी संख्या मिळतील. '' पुढे थोडा 
बिचार करून मी म्हणालो, म्हणजे दहावी त्रिकोणी संख्या असेल 10  11/2 
> 55 आणि विसावी त्रिकोणी संख्या असेल 20) < 21/2 > 210 असेच ना? 


संख्यानगरीत भटकंती । 22 


“छान. तुला चांगलंच जमतंय गणित. आता सांग, अशी कुठली लहानांत 
लहान संख्या आहे की जी वर्ग आहे, घन आहे आणि त्रिकोणी आहे?" 

“ती तर | हीच संख्या असणार. 

“बरोबर. आता घनसंख्याच्या तक्‍्त्याकडे पाहून सांग, की त्या तक्त्यात 
सलग घन नसणाऱ्या संख्यांची लांबी किती आहे?'' 

“म्हणजे 6, 18. 36, 60, 90 वगैरेच ना?" 

“होय. तू म्हणाला होतास, की त्या सर्वच संख्या सहाच्या पटीत आहेत. 
आता मला सांग, सहाने भागल्यास या संख्या कशा होतील? 

थोडीशी आकडेमोड करून मी म्हणालो. “या संख्या 1, 3, 6, 10, 15 
अशा आहेत. अरेच्चा! या तर आपल्या त्रिकोणी संख्या आहेत.'' हे सांगताना 
मला खूपच आनंद झालेला होता. 


पूर्ववती आणि अनुवर्ती संख्या : 


“आता काही नवे शब्द शिकावे लागतील ज्यामुळे विचार आणि संवाद 
सोपा होईल. आधी मला क्रमाने येणाऱ्या नैसर्गिक संख्या सांग बरे.'' काका 
म्हणाले. * 

“| 2, 3,4, 5, 6 वगैरे वगैरे 

“आता यात अशी कोणती संख्या आहे, जिला पूर्ववर्ती (तिच्या आधी 
येणारी) अशी कोणतीही संख्या नाही?” 


€्द ञ्र्ज 


१ 


“आता हे सांग - अशी कोणती संख्या आहे जिला अनुवर्ती (नंतर येणारी) 
संख्या आहे? 

“प्रत्येकच संख्येनंतर येणाऱ्या अनुवर्ती संख्या आहेत. '' 

“अशी कोणती संख्या आहे जिला अनुवर्ती संख्याच नाही?” 

“कोणतीच नाही, मी म्हणालो. 

''कशावरून तू असे जोरात सांगतोयस?'' 

“तुम्ही कोणतीही नैसर्गिक संख्या दिलीत, तर त्या संख्येत 1 मिळवून मी 
पुढची, म्हणजे अनुवतीं संख्या सांगेन. '' 

“छान. आता पूर्ण संख्या क्रमाने सांग बरे. 

“(].1.2.3.4-5.वगैरे. 


संख्यानगरीत भटकंती । 23 


“आता या संचात । या संख्येची पूर्ववर्ती संख्या आहे का?" 

““एक संख्या आणि तिची पूर्ववर्ती किंवा अनुवर्ती संख्या यांना सलग संख्या 
असे म्हणता येईल का? 

“हो. त्या सलगच असणार. 

“आता दोन रांगा बनव. पहिल्या रांगेत क्रमाने नैसर्गिक संख्या आणि दुसर्‍या 
रांगेत क्रमाने सम संख्या यांची यादी बनव. '' 


1 23 4 5 6 एर 8 9 10... 
| 2 4 6 हे 1) 12 [4 16 18 20... 


“आता हे सांग, की पहिल्या रांगेपासून दुसर्‍या रांगेतल्या संख्या कशा 
मिळवशील?'' 

“दोन ने गुणून. होय ना?" 

“बरोबर. म्हणजे । या नैसर्गिक संख्येची संगत संख्या 2, 4 ची 8 इ.इ. 
आता सांग 7 ची संगतसंख्या कोणती?" 

“चौदा. 

“आणि अठरा ही समसंख्या कोणत्या नैसर्गिक संख्येशी संगत आहे? 

“नऊ. | 

काकांनी माझ्या उत्तरांबद्दल मला शाबासकी दिली आणि मला म्हणाले, 
की पुढच्या आठवड्यापासून मला संख्यानगरीत भटकंती करताना विशेष मजा 
येणार आहे. मी म्हणालो, * काका, संख्यानगरी का म्हणायचे? संख्यासागर 
का नाही?" 

“तुला आवडेल तसेच तू म्हणायला माझी हरकत नाही.'' काका हसत 
हसत म्हणाले. 


संख्यानगरीत भटकंती । 24 


3.भटकंतीचीपूर्वतयारी 


पुढच्या रविवारी मी उत्साहाने काकांच्या घरी गेलो. त्यांनी मला पुन्हा 
सांगितले, की आपण जे काही पाहणार त्यासाठी फक्त बेरीज, वजाबाकी, 
गुणाकार, भागाकार, वर्ग आणि घन काढणे यांखेरीज दुसरे काही गणिती कौशल्य 
नसले तरी चालेल. मात्र समोर दिसणाऱ्या संख्यांचा नमुना किंवा त्यांतील परस्पर 
नातेसंबंध यावर लक्ष ठेवायचे. आतापर्यंत आपण जे नवे शब्द शिकलो, त्यांचा 
उपयोग कसा आणि कुठे होतो यावर नजर ठेवायची. म्हणजे आपण जे शोधणार, 
त्याचे योग्य भाषेत वर्णन करता येईल. यानंतर.त्यांनी मला एक कार्ड दिले. 
त्यावर पुढील संख्यातक्‍ता होता. 


ण्््ग 
अ आ डु र्ड 2 
3 थै ; 13 
8 ] 9 9 
5 १) 12 36 
9 2 क्त नौ 


काका म्हणाले. “ आता इ या स्तंभातील संख्यांचे अ आणि आ मधील 
संख्यांशी काय नाते असेल, याचा शोध घे आणि इ स्तंभाच्या चौथ्या रांगेत 


संख्यानगरीत भटकंती । 25 


2 


कोणती संख्या असावी, याचा तर्क कर. 

“मला नमुना लक्षात आला. 3-- 4-7, 8- 1-9, 557 12. म्हणजे 
चौथ्या रांगेत 9 आणि 2 यांची बेरीज 11 ही इ च्या स्तंभात मांडावी, हे बरोबर ना? 
मग आपणास असे म्हणता येईल का, की अ आणि आ ची बेरीज इ आहे. 

“निश्‍चितच. हेच आपण अ -- आ > इ अशा समीकरणानेही मांडू शकतो. 
आता ई या स्तंभातील संख्यांचा अभ्यास कर आणि शेवटच्या मोकळ्या जागेत 
योग्य संख्या कोणती हे ठरव. 

“हा नमुना तितकासा सोपा वाटत नाही. कदाचित वेगळी पद्धत वापरावी 
लागेल. कारण बेरीज करून तर नमुना लक्षात येत नाही. बजाबाकी तर शक्‍यच 
नाही. आता गुणाकार केले तर असे दिसते : 


अ>आ रड 
12 13 
8 9 
35 36 


“अरेच्चा, म्हणजे गुणाकाराने आलेली संख्या ई स्तंभातील संख्येची 
पूर्ववर्ती संख्या आहे. याचा अर्थ चौथ्या रांगेत ई च्या स्तंभात 9 »< 2 -- ] म्हणजे 
19 ही संख्या हवी. बरोबर ना?" 

“अगदी बरोबर. म्हणजेच आपण ई > अ < आ 5 1 असे समीकरण लिहू 
शकतो. हे तुझ्या लक्षात आले असेलच. 

“अगदी. मी तसे म्हणणारच होतो.'' 

“आता हे दुसरे कार्ड पहा.'' असे म्हणून खालील तक्ता असलेले कार्ड 
काकांनी दाखविले. 


प | फ | ब | प फ़ ब 

| र ४ 10 
5 24 26 
6 35 37 
4 | .. | 


संख्यानगरीत भटकंती | 26 


आता हे शोध की प च्या स्तंभातल्या संख्यांचे फ आणि ब या स्तंभांशी 
काथ नाते आहे. 

“मी पया स्तंभातील संख्या मूळ संख्येत मिळवावी किंवा तिचा गुणाकार 
करावा का?" 

“तुला हवे तसे कर. पण लक्षात राहण्यासाठी संख्यांचा तक्ता बनवायला 
विसरू नको. 

मी आधी बेरीज करून खालील तक्‍ता बनविला. 


प-५प फ 
6 ह 
10 शर्थ 
12 35 


मला या दोन स्तंभांमध्ये काही नातेसंबंध दिसला नाही. म्हणून मग मी 
गुणाकाराचा तक्‍ता बनविला. 


पप फ 
9 8 
25 ऱ्य 
36 35 


आता नातेसंबंध स्पष्ट झाला. प > प ही संख्या फ स्तंभाची अनुवर्ती संख्या 
आहे. तेव्हा चौथ्या रांगेत 4 > 4 - 1 > 15 ही संख्या फ खाली हवी." असे 
मनाशी म्हणत मी 15 ही संख्या लिहीत असताना काका खूपच खूष झालेले 
दिसले. “आता प आणि ब या स्तंभातील नाते तुला चटकन लक्षात येईल. ' 

मी प वर्ग संख्यांच्या तक्‍त्याकडे पाहिले आणि ब कडे व म्हणालो, प वर्ग 
संख्येची अनुवर्ती संख्या ब स्तंभात आहे. तेव्हा मोकळ्या जागेत 4 <4 51 > 
17 ही संख्या मी लिहितो. '' 

आता काका मला म्हणाले की, पुढच्या आठवड्यासाठीची माझी पूर्वतयारी 
झालेली आहे. 


संख्यानगरीत भटकंती । 27 


..संख्यानगरीत भटकंती 


भटकंती क्र. 1 


सलग नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्या - 

मी आलो तर काकांच्या टेबलावर काही कपटे आणि त्यावर लिहिलेल्या 
संख्या दिसल्या. त्यातलाच एक कपटा मी पहिल्या दिवशी त्यांच्या भाषणाच्या 
वेळी पाहिला होता. त्यांनी मला खालील बेगळा कपटा उचलायला आणि 
त्यातील सलग संख्यांचा अभ्यास करायला सांगितले. 


1 18 181 ॥_6_| 19_| 10 

] 2 3 थै | 6_| शर [9_| 10 

1 1-3 | 3 | ब 16 | 19_| | 10 | 
मला सलग संख्यांच्या जोड्या दिसत होत्या. । आणि 2, 2 आणि 3. 3 


आणि 4 इत्यादी दोन दोन संख्या. त्यांच्या मी बेरजा करून पाहिल्या. 
152-ौ3,253-5,354-7.4--5-59 वगैरे. या बेरजा अनुक्रमे 3, 

5. 7. 9. 11 अशा विषम संख्या होत्या. हे मी काकांना सांगितले आणि म्हणालो, 

'*क्रोणत्याही दोन सलग नैसर्गिक संख्यांची बेरीज विषम असते. होय ना. 


संख्यानगरीत भटकंती । 28 


“होय. हे छान आहे. आणखी एखादा गुणधर्म तुझ्या लक्षात येतो का?" 

“मी बेरीज करून पाहिली. आता वजाबाकी करतो. 2- [> |, 3-2 > 
1,4-3२1,5-4>1 इ.इ. म्हणजे दोन सलग संख्यांची वजाबाकी नेहमी एक 
असते. 

“हा गुणधर्म पहिल्यापेक्षा अधिक चांगला आहे असे तुला वाटते का?" 

“पाही. पहिला याहून जास्त चांगला होता.'' 

“वास्तविक या दुसर्‍या गुणधर्मास आपण क्षुल्लक गुणधर्म असे म्हणायला 
हरकत नाही. पुढे चालू ठेव. 

“आता मी गुणाकार करून पाहणार आहे. | < 2-2, 2>%3-ौ6,3>4 
"12, 49८5-20, वगैरे. 2, 6, 12, 20 या सर्ब सम संख्या आहेत. म्हणजे सलग 
नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार सम संख्या असणार.” 

““हा पहिल्या गुणधर्मासारखाच म्हणायचा.'' 

“पला याहून सुंदर असा गुणधर्म मिळू शकेल काय?" 

“मिळाला तर फारच छान. नाही का? 

“आता मी पहिल्या संख्येच्या वर्गास दुसऱया संख्येने भागून पाहणार आहे. 

12/2 > भागाकार 0, बाकी | 

22/3 र भागाकार 1, बाकी ] 

32/4 > भागाकार 2, बाकी । 

42/5 र भागाकार 3, बाकी ] 

ही खूपच गंमत आहे. बाकी नेहमीच । राहते. म्हणजे दोन सलग नैसर्गिक 
संख्यांपैकी पहिलीच्या वर्गास दुसरीने भागले, तर बाकी नेहमी । शिल्लक राहते.'' 

“आता सलग संख्यांपैकी पहिली व दुसरी असे न म्हणता पूर्ववर्ती आणि 
अनुवर्ती असे शब्द तुला वापरायला हरकत नाही, '' काका म्हणाले. 

“हो ना. कुठल्याही नैसर्गिक संख्येच्या वर्गास तिच्या अनुवर्ती संख्येने 
भागल्यास बाकी एक राहते. 

“छान. पण जो भागाकार येतो त्याविषयी काय?" 

““भागाकार वरील उदाहरणात 0. 1. 2. 3 असा आहे. तो जिचा वर्ग घेतला 
तिच्या आधीची संख्या किंबा नवीन भाषेत पूर्ववर्ती संख्या आहे. हे सर्व एका 
वाक्यात असे म्हणता येईल की, दोन सलग नैसर्गिक संख्यांपैकी पहिलीच्या 
वर्गास दुसरीने भागले, तर भागाकार पहिलीच्या पूर्ववर्ती संख्येईतका आणि 
शिल्लक ! राहते. '' 


सख्यानगरीत भटकंती । 29 


“उत्तम. आता याउलट अनुवर्ती संख्येच्या वर्गास पूर्ववर्ती संख्येने भागून 
पहा बरे. '' 

22/1 > भागाकार 4 बाकी 0 

32/2 > भागाकार 4 बाकी 

42/3 > भागाकार 5 बाकी ] 

57/4 > भागाकार 6 बाकी 

62/5 > भागाकार 7 बाकी । 

““फक्त पहिला एक भागाकार सोडल्यास दर वेळी बाकी ] उरते आहे 
आणि जिचा वर्ग घेतला तिच्याहून भागाकार दोनने अधिक आहे. '' 

“शाबास. आता आपण पुढच्या रविवारी भेटू. 


भटकती क्र. 2 


आज काकांनी मला परिचित असलेला तीन सलग नैसर्गिक संख्यांचा 
तक्ता माझ्यापुढे ठेवला. 

“हाच तक्ता तुम्ही गणितसभेच्या दिवशी वापरला होता ना?" 

“होय, मग तुला आठवते का सलग तीन क्रमिक संख्यांचे कोणते गुणधर्म 
आपण तपासले होते ते?" 


8 (७) । (9 
&। 916) 
(8 | &) | 10 
&।७ ळ| 


(5 | 6| 
ळाळ|? 


“नक्‍कीच. मी ते विसरणे शक्‍य नाही. अजून माझ्या आठवणीत ते सर्व 
चांगलेच ताजे आहेत. ते असे होते- 
1. तीन सलग संख्यांपैकी पहिली आणि तिसरी यांची बेरीज मधलीच्या दुप्पट होते. 
2. तीन सलग संख्यांपैकी पहिली आणि तिसरीचा गुणाकार मधलीच्या वर्गाची 
पूर्ववर्ती संख्या असते. 
संख्यानगरीत भटकती । 30 


3. तीन सलग संख्यांची बेरीज 3 या संख्येची विभाज्य (1॥1॥)1८) असते. 
4. तीन सलग संख्यांचा गुणाकार सहाच्या पटीत असतो. 
“शाबास. तू हे गुणधर्म चांगलेच लक्षात ठेवले आहेस आणि त्यांचा क्रमसुद्धा 
चांगला लावलास. आता आणखी काही नियम सापडतात का, ते पहा बरे. 
“आता मी तिन्हीपैकी पहिल्या दोहोंचा गुणाकार करून तिसरीने भागणार 
आहे. 
2-3-0 बाकी 2 
6-:-4>1 बाकी 2 
12--5२-2 बाकी 2 
20--6>3 बाकी 2 
30--7-4बाकी 2 
म्हणजे भागाकार क्रमाने पूर्ण संख्या येत आहेत आणि बाकी मात्र 2 शिल्लक 
राहते, असे दिसते. '' 
“छान. आणखी चालू दे संशोधन. 
“आता जर मी तीन सलग संख्यांपैकी कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार 
करून मधलीने भागले तर काय होते ते पाहू - 
3-:-2२1 बाकी | 
8-:-3२-2बाकी 2 
1554-3बाकी3 
24-5-4बाकी4 
35-:-6-5 बाकी 5, वगैरे. 
हा तर फारच सुंदर आणि नबलाचा नमुना आहे. तीन सलग संख्यांपैकी 
कडेच्या दोघींचा गुणाकार करून मधल्या संख्येने भागल्यास भागाकार आणि 
बाकी सारखेच आणि पहिल्या संख्येएवढे येतात. 
“किंबा असे म्हणता येईल का, की भागाकार आणि शिल्लक ही एकच 
संख्या असून मधल्या संख्येची ती पूर्ववर्ती संख्या आहे?" 
“तसेही म्हणता येईल. '' 
“चालू दे. 
““आता एकच गोष्ट राहिली. तीन सलग संख्यांपैकी शेवटच्या दोहोंचा 
गुणाकार करून पहिलीने भागल्यास काय होईल? असाच एखादा चांगला नमुना 
पहायला मिळेल का, ते पाहतो. ' 


संख्यानगरीत भटकंती । 31 


6:1>6बाकी0 

12:2ँ6बाकी0 

20--37-6बाकी 2 

30--4:>7 बाकी 2 

42-5-8बाकी 2 

56-69 बाकी 2 

7257 10बाकी 2 

90-:8>-11 बाकी 2 

““ऱ्हणजे पहिल्या दोन भागाकारांचा अपवाद करता नेहमी बाकी दोन असते. 
भागाकारात पहिल्या दोन वेळा सोडल्यास 6 पासून सुरू होणाऱ्या नैसर्गिक संख्या 
येतात. या संख्या तीन सलग संख्यांपैकी शेवटच्या संख्येच्या अनुवर्ती आहेत 
किंबा भाजकापेक्षा 3 ने अधिक आहेत. 

यावर काकांनी माझी पाठ थोपटली आणि पुढच्या रविवारी येण्यास सांगितले. 


भटकंती क्र. 3 


चार सलग गैसर्गिक संख्या : 

“आज तुला मी कुठला तक्‍ता दाखवणार असेन असे तुला वाटते? 
काकांनी येताच विचारले. 

“आधी तुम्ही मला सलग नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचा तक्ता दिला. 
मग तीन-तीनच्या गटात सलग संख्या होत्या. आता चार-चारच्या गटात 
दाखविणार असाल. 

“बरोबर! हा पहा नवा तक्‍ता. 


षा थिचादक्रिलाचााचामाि। 
[1_| 2) (3) ६) ७) 56 (2 1१8) छो तळे 1 
1॥12189 क 967 ळाळळाळ 
हित्रातरािजाथाळाठलरािजाकाा 
[| [2 |3 | ब ण ह) खे [पती शती, 


संख्यानगरीत भटकंती । 32 


“आता जास्त संख्या असल्यामुळे करण्यासारख्या बर्‍याच गोष्टी आहेत. 
आधी प्रत्येक चारच्या गटात कडेच्या दोनची बेरीज आणि मधल्या दोनची बेरीज 


करून पाहीन. 
कडेच्या दोहोंची बेरीज मधल्या दोहोंची बेरीज 
[455 प्रन >$ 
2457 ३५-47 
3506-59 4--5-9 
44-71] 55-61] 


“ही रचना सोपी आणि चांगली आहे. कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज मधल्या 
दोन संख्यांच्या बेरजेइतकीच येते. शिवाय या सर्व बेरजा विषम संख्याच आहेत. '' 
“आता बेरजेऐवजी गुणाकार केला तर काय होईल ते पाहावे. 


कडेच्या दोहोंचा गुणाकार मधल्या दोहोंचा गुणाकार 
1><4-4 2 9९) २50 
25२10 3>4-12 
3>618 4 > 5 20 
4>7 528 5>6-30 
5> 840 6>7-42 


इथेही एक स्चना दिसते. सर्व संख्या सम आहेत आणि कडेच्या दोन संख्यांचा 
गुणाकार मधल्या दोहोंच्या गुणाकारापेक्षा दोनने कमी आहे.'' “ठीक, आता हे 
सर्व गुणाकार क्रमाने मांडा आणि काही नमुना दिसतो का ते पहा. ' 

“4, 6, 10, 12, 18, 20, 28, 30, 40, 42 इ. इथे विशिष्ट नमुना सहज दिसत 
नाही. कारण सलग संख्यांमधील फरक कायम न राहता कधी जास्त तर कधी 
कमी होतो. 2, 4, 2, 6, 2, 8 असा. 

““पण मग यात विशेष काही आहे, असे वाटत नाही काय?” 

“नाही, तशी ही गमतीदार चढउतार होणारी वजाबाकी दिसते खरी. 

“ठीक. आता पुढे काय करशील?" 

“मी चारही संख्यांची बेरीज करून काय होते ते अजून पाहिले नाही. पाहू 
का?" 


“या बेरजा अशा येतायत. 
1-2--3--4- ]() 


संख्यानगरीत भटकती । 33 


93:-३3प्वय--5२- 14 

३--4-5--0->18 

4वै--5--060--7> 22 

5--6--7-8-26 

6-:-7--8--9 30, वगैरे. 

इतकीशी गमतीदार रचना नाही. पण असे म्हणायला हरकत नाही, की 
बेरजा 10 पासून सुरू होतात आणि चारने वाढतात. 

“इतकी घाई नको करूस. मला काय दाखवायचे आहे ते नीट पहा. मग 
किती गंमत दिसते ते सांग. ' काका म्हणाले. 

“पूर्वी जसा नाणी ठेवून त्रिकाणी संख्यांचा अभ्यास केला, तसा आता 
नाण्यांच्या साहाय्याने चार सलग संख्यांच्या बेरजेचा विचार कर." 

“आता ही अशी नाणी ठेवल्यावर काय आकार दिसतो?” 


ल्ल -ौ्ड्च्ट पळ टा लट 
ल्ल्ल् ल्न &> €>६2 1-1 

तळ ल्य: लळे €2> ७८2 > ६०2 हल ल (कण (ख्य 
लभ लम (् >... > 262 2 >. तळ खा एज लळा तळ 
€>६> €> ६2 4 ताळ (वज कान 
घक्घटटन्ल्ट्ट्त््ट ट्र ए एज एक (क एक ताळ 

>> &> ६262 &>2 ६ (ल (व एड (वक (व एका (ळण (कळ 


€६>> &> €2> ६32 &> &>> 2 ह लल शा एज ल तय तय त्य हलके 


“पहिली एक आकृती सोडता बाकी सर्व आकृत्या समलंब चौकोनाच्या 


“छान. अगदी तू म्हणालास त्याप्रमाणे या संख्यांना समलंब चौकोनी 
संख्याच म्हणतात. ' 

“'मग पहिल्या संख्येचे काय?" 

“तीसुद्धा समलंब चौकोनी संख्याच आहे. फक्त विशेष प्रकारची. जसा 
चौरस हा एक विशेष प्रकारचा काटकोन चौकोन असतो तसे.” 

“ऱ्हणजे समलंब चौकोनी संख्या त्रिकोणी संख्यांपैकी व्यापक प्रकारच्या 
असतात असेच ना?'' 

“छान. तुझी या विषयातली गती आता चांगलीच वाढली असून, तुला 
बालगणितज्ञ असे म्हणायला हरकत नाही. तुला आणखी काही रचना या चार 
संख्यांच्या गटामध्ये मिळतील, असे वाटते का?'' 

संख्यानगरीत भटकंती | 34 


१ 


*“'मी चारही संख्यांचा गुणाकार करून अद्याप पाहिलेले नाही. '। 

“ठीक. मग चालू दे. 

“हे गुणाकार असे आहेत. 

1>2>3>4-24 

2>3>24>5>ँ120 

3>4>5>6>ँ360 

4>5>6>7 - 840 

5>6>7>8२ँ-1680, इ.इ. 

येथे काहीच र्चना दिसत नाही. 

“मग या संख्यांच्या पूर्ववर्ती किंबा अनुवर्ती संख्यासुद्धा पाहायला हरकत 
नाही.'' काका म्हणाले. 

“बरं. पाहतो करून, 23, 119, 359, 839, 1679 या पूर्ववर्ती संख्यांची 
सुद्धा काही रचना लक्षात येत नाही. पण 25, 121, 361, ४41, 1681 यांपैकी 
पहिल्या दोन तर निश्‍चितच वर्गसंख्या आहेत. पण 361, 84] आणि 168] सुद्धा 
वर्ग असाव्यात असे बाटते. आहेत का?" 

“आपल्याकडे वर्गाचा तक्ता आहे. त्यात पहा.'' 

“मिळाले. हे सर्वच वर्ग आहेत. म्हणजे हा खूपच गहन सिद्धान्वे असावा 
की, चार सलग संख्यांचा गुणाकार वर्गसंख्येपेक्षा एकने कमी असतो. 

“छान. आता तुला चांगलीच गोडी लागली आहे असे दिसते आणि तुझी 
प्रगतीदेखील उत्तम आहे. आता हा बिचार कर, की हे कुठल्या संख्येचे वर्ग आहेत. '' 

“होय, मी ते पाहतोच. 

25 52>(4-4-1)2, 1>44 

1212 112>-(10-1)2.2>5-10 

361 > 192- (184 1)2, 36-18 

841 - 292 (28 5 1)2 47-28 

आता कळले. चार सलग संख्यांपैकी पहिली आणि शेवटची संख्या यांचा 
गुणाकार करून त्याची अनुवर्ती संख्या घ्यावी आणि तिचा वर्ग कराव. येणारी 
संख्या चारही सलग संख्यांच्या गुणाकाराची अनुवर्ती संख्या असली| पाहिजे. 
बाप रे! किती गहन आहे हा सिद्धान्त. चार सलग संख्यांच्या गुणाक्रारात 1 
मिळवला की पूर्ण वर्ग संख्या मिळते. '' | 

“उत्तम. तुझ्या प्रयत्नांना येणार यश पाहून मला आनंद वाटतो| 


। तुलाही 


संख्यानगरीत भटकती । 35 


यात मजा वाटते आहे, यात काही संशय नाही. 
““होय. पण काका, मी एक प्रश्‍न विचारतो. आपण नेहमी सलग संख्याच 
घ्यायला हव्यात काय?'' 
का? कंटाळा आला का तुला सलग नसर्गिक संख्यांचा? 
नाही, तसं काही नाही. मला एवढंच म्हणायचंय की, पुढच्या आठवड्यात 
कोणता तक्‍ता तुम्ही देणार, याची आताच मी अटकळ मनाशी बांधली आहे. 
त्यात आश्‍चर्य उरले नाही. 
“पुढच्या आठवड्यात तुला आश्‍चर्य वाटेल, असाच तक्ता मी तुला देणार 
आहे, हे आता लक्षात असू दे. 


भटकंती क्र. 4 


सलग त्रिकोणी संख्यांचे गुणधर्म 
“आजचा हा तक्ता बघ. तुला अपेक्षित होता का?" 


10, 


“नाही. असलं माझ्या मनात नव्हतं. मी या क्रमाने येणाऱ्या त्रिकोणी 
संख्यांचा अभ्यास करावा, असेच तुम्ही म्हणणार ना?'' 
“हो. अगदी बरोबर, चालू दे तुझे काम. 
“आधी मी या क्रमिक जोड्यांची बेरीज पाहीन. 
1353-44 ३56-9 | 6510-16 | 10-15- 25 
[15-21 36 | 2] - 28 > 49 | 28-36 64 | 36-45 > 81,इ. इ. 
कोष्टक बनवावे. या सर्व संख्या वर्ग आहेत. म्हणजे दोन सलग त्रिकोणी 
संख्यांची बेरीज वर्ग असते. 
“सुंदर, आता या तक्‍त्याकडे पाहून तुला हे सांगता येईल का, की पंधराव्या 
जोडीची बेरीज किती असणार? 
संख्यानगरीत भटकंती | 36 


मला वाटतं की हे जमेल. कारण पहिल्या जोडीची बेरीज दोनचा वर्ग, 
दुसर्‍या जोडीची बेरीज तीनचा वर्ग असे दिसते. हे आठव्या जोडीपर्यंत तर मी 
लिहिलेले आहेच. तेव्हा पंधराव्या जोडीची बेरीज 16 चा वर्ग म्हणजे 256 
असणार. नाही का? 


“उत्तम. चालू दे पुढे. '' 
“आता मी प्रत्येक जोडीतील संख्यांचा गुणाकार करून पाहतो. 
1>3२-3 3>6२18 6 > 10-60 


10>15-150  [15>21-315 21 > 28 > 588 इ.इ. 
या रचनेत फक्त एवढेच दिसते की, सर्व संख्या तीनने विभाज्य आहेत. 
आता तीन हा गुणक वेगळा लिहून काय दिसते, ते पाहीन. 
3-3>1 18-3>6 60 -3 > 20 
150 >3 > 50 315 1105 588 -3>19%6. 
छे. यातही काही उलगडा होत नाही. आता मी जोड्या घ्यायच्याऐवजी 
तीन संख्यांचे गट पाहू का?" 
“छीक आहे. हा नवा तक्‍ता घे आणि कर सुरुवात. 


)। 9) | (&| 10 (9 
1_| (3) | (6) | (ऐ | 15 45 
1|3[16)|00163 धा 2 डा & 
1। 3 |6_| ष्र 28 । 66 


“आधी मी प्रत्येक गटात कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज करून मधल्या 
संख्येशी तिची तुलना करणार आहे. 


कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज मधल्या संख्या 


1--6->7 3 
3--10)-13 6 
6--15-21 10) 
10--21>-31 15 

155 28-43 2] 


सरळ काही बोध होत नाही. पण समजा मी डावीकडच्या बेरजेला मधल्या 
संख्येने भागले तर काय होईल? 


संख्यानगरीत भटकंती । 37 


13-6 >2बाकी| 
21-10 2 बाकी | 
31515२2 बाकी| 


43:21 2 बाकी | 
आता समजले. कडेःय़ा दोन संख्यांची बेरीज मधल्या संख्येच्या दुपटीची 
अनुवतीं संख्या असते. ' 
शाबास. तू नवीन 'चना शोधायला तर शिकलासच. पण एकदा नवीन 


वानू] लक्षात 003 ती शब्दांत मांडायला तर फारच छान शिकलास. आता 
पुढे काय करणार? 


आता कडेच्या संद्र्यांचा गुणाकार करून मधल्या संख्येशी तुलना 


करावी. 
कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार मधली संख्या 
1:>6->06 3 
3३% 10 > 30 6 
6 > 15-90 10 
10>21 210 15 
15 <28 >-420 21, वगैरे, वगैरे. 


जिता घुन्हा या सर्व रूद््य़ा मधल्या संख्येच्या पटीत आहेत. त्यांना गुणक 
मांडून असे लिहिता येईल . 


0-3>2 30-6>5 9) -10>9 
210 3415 > 14 420 > 21 > 20 


“हा एक सुंदर नमुना आहे. तीन सलग त्रिकोणी संख्यांपैकी कडेच्या दोन 


सख्याचा गुणाकार हा मधली संख्या आणि तिची पूर्ववर्ती संख्या यांच्या 
गुणाकाराएवढा असतो. '' 


फारच सुंदर. 
पण काका, आपण अशा क्रमाने येणाऱ्या संख्याच तपासायला हव्यात, 
असे काही आहे काय? 
जाता पुढच्या रविव री याही बाबतीत एक नवा प्रकार पाहायची तयारी 
ठेव. असे म्हणून काकांनं| तास सर्पावला 


सद््यानगरीत भटकंती । 38 


भटकती क्र. 5 


सलग विषम संख्यांची बेरीज 


“हा नवा तक्ता पहा. यात तुला काय विशेष आढळते? ' 


ऱ्य 


(1). ३ 5 71911 13 | 15 । 17 | 19 
(नु) | (5), 5 | 7 19 1 | 83 15 |) 78 

“) | (8  &)| 7 1 9_| 1 13 | 15 | (7 19 
| “) | 5७9) | 5! ळ 9 ,॥ | 13 | 15 | 17 | 19 
|) | 9 (७ ७७6) | 1 13 | 15 | (7 । 19 

“मला या क्रमाने येणाऱ्या विषम संख्या दिसतात. यांचा अभ्यास करायचा 
का?” 


“हो. पण गटाची सुरुवात । पासूनच करायची आणि गटाचा आकार 


क्रमाक्रमाने मोठा करायचा. 
“ठीक, अशी बेरीज पाहतो. 
[1-3ऱथ 
1--3--5>-9 
1--3--5-7/-16 
1-3-5--75:9-> 25 


1--3--5--7-9--11->36, इ. इ. 


““हा एक सोपा आणि सुंदर नमुना आहे. । पासून सुरू करून क्रमिक विषम 


संख्यांची बेरीज ही नेहमी वर्गसंख्या असते. 


“छान. हा दुसरा तक्‍ता थोडासा वेगळा आहे. त्यात तुला काय करता 


येईल?'' 
त] 31571 91 | 13 | 15 |17_| 19 
॥ । ४8) ९७). 7 9 | |. | रडे. ले 1 जि | 13 
11151 अ (को | णि शह | ३ | क | रि | धर 
19.30. 91 प 9|॥ । (3 | 9 | | ९9 


संख्यानगरीत भटकंती । 39 


“हे मजेदारच आहे बरं का. खरीखुरी भटकती. आता तक्त्यात 
दाखविल्याप्रमाणे मी बेरजा करतो. '' 

3-5-8 75:95:11-27 13-5-15--17-19-64 

215235 25 -- 275 29125 

“बा, वा! या तर सर्व घनसंख्या आहेत. कारण पहिली संख्या 1 ही स्वत:च 
घन आहे. पहिली विषम संख्या घन आहे. पुढच्या दोन विषम संख्यांची बेरीज. 
त्यापुढील तीन विषम संख्यांची बेरीज. त्यापुढील चार विषम संख्यांची बेरीज, 
इ. इ. या सर्वच घनसंख्या आहेत. 

“अशा संख्यागटांची एक श्रेणी (5०५९1८९) तयार होते असे, म्हणू या. 
“म्हणजे पहिल्या संचात एक, दुसऱ्यात दोन, तिसर्‍्यात तीन अशा विषम 
संख्यांचा समावेश आहे. या संचातील संख्यांची बेरीज अनुक्रमे 1, 8, 27, 64 
अशी आहे. आता मला सांग, तू दहाव्या संचातील पहिली संख्या कोणती, हे 
कसे ओळखशील?" 

“पहिल्या संचात एकच संख्या आहे म्हणून मी दुसर्‍या संचापासून तक्‍ता 
बनवितो. 


संच क्रमांक संचातील पहिली संख्या 
2 3 
3 0) 
वै 13 
5 21 
आता संचक्रमांकाने संचातल्या पहिल्या संख्येस भागून पाहतो. 
352२1 बाकी | 
753२52 बाकी | 


1354 >3 बाकी 

21-55 >4 बाकी | 

31-6 >5 बाकी | 

हे छानच जमले आहे. बाकी नेहमी एक शिल्लक असते. भागाकार 
भाजकाचा पूर्ववर्ती असतो आणि भाजक हाच तर संचक्रमांक आहे. तेव्हा आता 
काका, मी तुमच्या प्रश्‍नाचे उत्तर देऊ शकतो. दहाव्या संचाच्या पहिल्या संख्येस 
10 ने भागल्यास भागाकार 9 आणि बाकी । असणार. याचा अर्थ ही पहिली 
संख्या 9) असणार. होय ना? 


संख्यानगरीत भटकंती । 40 


“'उत्तम. आता या दहाच्या संचातील दहा विषम संख्यांची बेरीजही सांगून 
टाक. 
“मी त्या सर्व संख्याही सांगतो आणि त्यांची बेरीज प्रत्यक्ष न करता माझ्या 


संशोधनाने सांगतो. 
91 --934-954975 99: 101--103-- 1055: 107- 109: 1000. 
कारण दहाचा घन म्हणजेच 1000 होय. 


"उत्कृष्ट. 

“आता तुमच्या जवळचे तक्‍ते संपलेले दिसतात. मला आणखी तक्‍ते 
देणार नाही का? 

““हवाच असेल तर हा आणखी एक घे.'' खिशातून काकांनी आणखी 


एक तक्‍ता काढला. 


() | ७) | (9 | )| 9 | (9 | (3 | (9 | (919 12 
1 |) | ७) |७)|0 | 1 |९3 [७9 |(9 ९9 2 
1 |3 ।(9 | >) 69 | 13 | (9 (9९9 ७) 
1135 | (0) (315 | ८9) 


“अच्छा. तुम्ही मला सलग चार विषम संख्यांचा अभ्यास करायला सांगता 
आहात तर. आधी सर्वांची बेरीज करून पाहतो. 


1 ५-3 55 7 416 3--5 4-7 9 524 
5 5-7 --9७ 11 532 7:59 ५11 513 २40 
9 --11--13-15-48 1] --13--15 --17 >506 
13--15--17--19->04 15 --17--19 --21 >72 


समजलं. हे सर्व आठ या संख्येच्या पटीत आहेत. 

“आता तू रचना पाहण्यात पटाईत झाला आहेस. '' 

“काका. तुमच्याकडे वर्ग आणि घन यांचे तक्‍ते आहेत का? 

“तू स्वत: आता ते बनवू शकतोस. ' 

“ठीक आहे. पुढच्या आठवड्यात मी ते बनवून त्यांच्याबाबतचे माझे 
संशोधनही दाखवेन. ' मी आत्मविश्‍वासाने म्हणालो, 


संख्यानगरीत भटकंती । 41 


भटकंती क्र. 6 


क्रमिक वर्गसंख्यांच्या जोड्या 
मी सुरुवातीला 100 पर्यंतच्या सर्व वर्गसंख्यांचा पुढील तक्‍ता बनविला. 


(1) | (4) 9 (8693 81 । 100 
।1 | (४) । (9 16 । ७3 49 100 
1 [4 ।09|७||७&)७)|/।७&)॥& 


या तक्त्याचा मी अभ्यास सुरू केला. दोन-दोन क्रमिक वर्गसंख्यांची बेरीज 
काही विशेष नमुन्याची दिसली नाही. फक्त एवढेच दिसले, की या सर्व संख्या 
विषम आहेत. तसेच दोन सलग वर्गसंख्यांची बजाबाकी हीसुद्धा विषम संख्याच 
आहे असे दिसले. मग मी या सर्व बेरजांची श्रेणी लिहून काढली - 

5 1१७ 25 थी 6 85 113 145 इ.इ. 

तसेच या श्रेणीतील पदांची वजाबाकी करून मी पुढील संख्या लिहिल्या - 

8 12 16 2 2६ 28 3 इ.इ. 

पुन्हा या नव्या श्रेणीतील संख्यांची वजाबाकी करताच मला एक मजेदार 
गुणधर्म मिळाला - 

4 4 4 4 4 4 4  हू.हू. 

आता मी मूळ तक्त्यातील संख्यांची वजाबाकी करून पाहिली - 

3 5 7 9७ [ 13 [15 17 19 इ.इ. 

या बाबतीत लगेच हे दिसले, की या तीनपासून पुढच्या सर्व क्रमिक विषम 
संख्या आहेत. येथे पुन्हा वजाबाकी केली, की अर्थातच सर्व पदे समान म्हणजे 
2 अशी येतात. गंमत अशी, की वर्गाच्या बेरजांच्या श्रेणीत वजाबाकी करता 
दुसर्‍या पायरीवर समान संख्या (4) येतात, पण वजाबाकया घेतल्या असता अगदी 
पहिल्याच पायरीवर समान संख्या (2) येत होत्या. हा एक नवा अनुभव होता 
आणि अभ्यासपद्धतही थोडीशी वेगळी होती. मी बनविलेला दुसरा तक्ता असा 
होता - 


संख्यानगरीत भटकंती | 42 


(1) | (3 (७ | 6 69 ७88 64 | 81 । 100 
1 | (4) (७ (8२ | 68 ८9 | (&) | 81 । 100 
1 | 4 | (9) ताः 100 
1119108186 5 


येथे तीन तीन वर्गसंख्यांचे गट केले होते. कडेच्या संख्यांची बेरीज आणि 
मधली संख्या यांची तुलना करता मला एक महत्त्वाचा सिद्धान्त सापडला - 
वर्गसंख्या-त्रिकात कडेच्या संख्यांची बेरीज 


10 
20 
3 
जे 
1) 
1090 
130 


मधली संख्या 


49 
64 इ. इ. 


आता वरील तक्त्यातील पहिल्या संख्येस दुसर्‍या संख्येने भाग दिला, की 
मजेदार नमुना तयार झाला - 


10-4 २-2 बाकी 2 
20-59 >2बाकी 2 
34--16>2 बाकी 2 
52--25>2 बाकी 2 
74--36>2 बाकी 2 


100 --49 -2 बाकी 2, इ.इ. 
म्हणजे सलग वर्गसंख्यांच्या त्रिकात कडेच्या संख्यांची बेरीज ही मधल्या 
वर्गसंख्येच्या दुपटीहून दोनने अधिक असते. 
मी तिसरा तक्‍ता घनसंख्यांचा बनविला होता - 


| (1) 18 | ह | शैव | 125 | 26 | 343. | ञाळट | उरप्र | 1000 
(गु) 2 64 125 । 216 | 343 । 512 । 729 । 1000 
चि ८) ! & | 125 । 216 | 343 । 512 । 729 । 1000 
| ह) टही | &$ | 125 | 26 | 343 | 32 | 729 | 100 


संख्यानगरीत भटकंती । 43 


येथे पूर्वी काकांनी दिलेल्या एका तक्‍त्याप्रमाणे आधी एक घनसंख्या, मग 
दोन, मग तीन, ... असे उत्तरोत्तर वाढीव गट बनविले. 

येथे बेरजा घेताच मला एक चांगला नमुना सापडला - 

1-8२-9 1:8--27ॅौ36 

1--8--27--64:100 1--8--2/7--64--125>225इ. इ. 

या सर्व बेरजा वर्गसंख्या होत्या ही मला खूपच गंमत वाटली. अधिक खोलात 
शिरल्यावर मला असे आढळले, की पहिल्या दोन घनसंख्यांची बेरीज 3 चा 
वर्ग, पहिल्या तीन घनसंख्यांची बेरीज 6 चा वर्ग. पहिल्या चार घनसंख्यांची 
बेरीज 10 चा वर्ग. पहिल्या पाचची बेरीज 15 चा वर्ग वगैरे. या संख्या स्वत: 
(ज्यांचा वर्ग घनसंख्यांच्या बेरजेएवढा होता.) 3, 6, 10, 15 इ. स्वत: त्रिकोणी 
संख्या आहेत, हे माझ्या आधीच्या संशोधनात आले होते. म्हणून मी माझा नवा 
सिद्धान्त वेगळ्या शब्दांत असा लिहिला : 

एकपासून सलग जेवढ्या घनसंख्यांची बेरीज घ्यावी, त्या क्रमाच्या त्रिकोणी 
संख्येच्या वर्गाइतकी ही बेरीज असते. म्हणजे पहिल्या तीन घनांची बेरीज तिसऱ्या 
त्रिकोणी संख्येच्या (सहाच्या) वर्गाइतकी, तर पहिल्या पाच घनांची बेरीज पाचव्या 
त्रिकोणी संख्येच्या (15) वर्गाइतकी, असे असणार. 


संख्यानगरीत भटकंती । दद 


& रजा घेताना 


मी हे सर्व संशोधन काकांना रविवारी नेऊन दाखविले. त्यांना माझ्या कामाचे 
खूपर्च कौतुक वाटले, यात मुळीच संशय नाही. त्यांनी मला आनंदातिशयाने 
मिठीच मारली. त्यांना आणि मलाही खूप आनंद वाटला. मला विशेष म्हणजे 
अतिशय आत्मविश्‍वास वाटायला लागला. त्यांनी मला "फन विथ नंबर्स ' नावाचे 
एक पुस्तक दिले. ते स्वत: सहा आठवड्यांच्या दौऱ्यावर परदेशी जाणार होते 
आणि त्यांनी मला त्या काळात वाचायला हे पुस्तक दिले होते. परत आल्यावर 
रबिवारचा क्रम पुन्हा चालू करण्याचे त्यांनी मला आश्‍वासन दिले. आता काही 
काळ आमच्या भेटी होणार नाहीत, याचे मला बाईट वाटले. मी काकांना विचारले, 
“सम संख्या, मूळ संख्या, संयुक्‍त संख्या अशांवर तक्‍ते का नाही बनविले गेले?" 
त्यावर काका म्हणाले, ' "तू आता बालगणितज्ञ आहेस. तेव्हा तुला हव्या त्या 
संख्यांचे तक्‍ते बनविता येतील व त्या संख्यांचा स्वतंत्र अभ्यासही करता येईल. '' 
मला स्वत:विषयी खूप अभिमान बाटला. पण आता काका सहा आठवडे भेटणार 
नाहीत, म्हणून मी म्हणालो, 'काका, खरे तर तुमचा सल्ला ऐकून मी आधी 
सुरुवात केली नाही, याचेच मला दु:ख वाटते. '' ते एवढेच म्हणाले, की बऱ्याच 
मुलांच्या बाबतीत असे घडत असते. 

सरतेशेवटी निघण्यापूर्वी काकांनी मला आणखी एक तक्ता दिला. त्यावर 
खालील बेरजा होत्या - 


संख्यानगरीत भटकंती | 45 


[> 3 
थअ-55-6/7न्8 
७--10:11-12२ौ13--14--15 
16-- 17: 18--19--20२21:--22--23--24, इ. इ. 

“आता हा क्रम पहा आणि या क्रमाने दहावी समानता कुठले असेल हे तू 
मला सांगायचे आहे. '' 

आधी मी केलेल्या सर्वच संशोधनापेक्षा हे प्रकरण वेगळेच आणि 
आव्हानात्मक वाटले. पण मला ते आव्हान स्वीकारून त्याचा शोध घ्यायचाच 
होता. मी सुरुवात अशी केली. 


समानता क्रमांक समानतेच्या डाबीकडचे पहिले पद 
] । 
र 4 
3 9 
र 15 इ. इ. 


असे सरळच दिसत होते, की प्रत्येक समानतेत डाबीकडील पहिले पद वर्ग 
होते आणि ते पद चक्क समानता क्रमांकाचाच वर्ग होते. तेव्हा उघडच होते की, 
दहावे समीकरण 100 या पदापासून सुरू होणार होते. मला अर्धे उत्तर आले होते. 
आता मला हे हवे होते, की 100 पासून सुरू करून समीकरणाची डावी बाजू 
कुठपर्यंत न्यायची आणि उजवीकडे किती पदांची बेरीज करायची? 


समानता क्रमांक डावीकडील पदांची संख्या उजवीकडील पदांची संख्या 


1 टे | 
2 3 वे 
3 र्थ 3 
4 5 4६. इ. 


म्हणजे या नमुन्याच्या आधारे असे म्हणत येते, की दहाव्या समानतेत 
डावीकडे 11 पदे आणि उजवीकडे 10 पदे असणार. म्हणजेच ती संपूर्ण समानता 
खालीलप्रमाणे असेल - 

100-:-1014- 1024 1035 104: 1055: 106: 1075 108: 109 
:]110-11141124113-451153116:1174118--1194-120. 


संख्यानगरीत भटकंती । 46 


काका उठून उभे राहिले आणि माझ्याशी त्यांनी आनंदाने हस्तांदोलन केले. 

त्यानंतर काही क्षण थांबून ते म्हणाले, "एवढे संशोधन झाल्यावर माणसाने 
आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित होत असतील, तर तेही सोडवायला हवेत. नाही 
का? असे कुठले प्रश्‍न तुला सुचतात? '' 

मला पाच-सहा प्रश्‍न सुचले आणि मी ते काकांना मांडून दाखविले - 
1. कुठल्याही समानतेच्या उजव्या बाजूस पहिले पद कुठले असणार? 
2. कुठल्याही समानतेच्या डाव्या (अगर उजव्या) बाजूच्या पदांची बेरीज 

किती असणार? 

समानतेच्या उजबीकडचे शेवटचे पद कोणते? 

समानतेच्या डाबीकडचे शेवटचे पद कोणते? 

अशाच प्रकारच्या समानता आपण सम संख्या, मूळ संख्या इ. बाबतीत 

लिहू शकतो काय? 

“प्हणजे तू आता स्वत: प्रश्‍न उभे करू शकतोस आणि त्यांची उत्तरेही 
शोधू शकतोस. यालाच मी बाल गणित संशोधक म्हणतो. '' 

मी अधीरपणे म्हणालो, * पण मग मला ज्येष्ठ गणितज्ञ केव्हा होता येईल? 
“जेव्हा एखाद्याला आपण जे तर्क करतो ते बरोबर की चूक यासाठी सिद्धता 
देता येते, तेव्हा ज्येष्ठ गणितज्ञ होण्याच्या मार्गाला तो माणूस लागला, असे 
म्हणता येते. आतापर्यंत आपण जे गुणधर्म पाहिले, ते बरोबर असण्याची शक्‍यता 
चांगली आहे हे खरे; पण प्रत्येक बाबतीत ते बरोबर आहेत किंबा नाहीत ते सिद्ध 
कसे करायचे, हे मी तुला परत आल्यावर दाखवीन. 

“काका, तुम्ही मला गणिताची गोडी लावलीत आणि स्वत: त्यात आनंद 
घ्यायला शिकविलेत; त्याबद्दल तुमचे कसे आभार मानावे, हे मला कळत नाही. '' 
असे म्हणून साश्रू नयनांनी मी त्यांचा निरोप घेतला. 


संख्यानगरीत भटकंती । 47 


क. कक तके 


&. संख्यांच्या काही गुणधर्मांची यादी 


दोन सलग नैसर्गिक संख्यांची बेरीज विषम असते. 
दोन सलग नैसर्गिक संख्यांची वजाबाकी एक असते. 
दोन सलग नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार सम असतो. 


कोणत्याही संख्येच्या वर्गास तिच्या नंतरच्या संख्येने भागल्यास बाकी 
एक उरते. 
दोन ही संख्या वगळता कोणत्याही संख्येच्या वर्गास तिच्या अगोदरच्या 
संख्येने भाग दिल्यास बाकी एक उरते. 
सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकापैकी कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज 
मधल्या संख्येच्या दुप्पट असते. 
सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकांपैकी कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार 
मधल्या संख्येच्या वर्गाच्या अगोदरची संख्या असतो. 
सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकातील सर्व संख्यांची बेरीज तीनच्या पटीत 
असते. 
सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकातील सर्व संख्यांचा गुणाकार सहाच्या 
पटीत असतो. 

संख्यानगरीत भटकंती । 48 


10. 


11. 


12. 


16. 


17. 


18. 


सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकातील पहिल्या दोन संख्यांच्या गुणाकारास 
तिसरीने भाग दिल्यास बाकी 2 राहते. 

सलग नैसर्गिक संख्यांच्या त्रिकातील कडेच्या दोन संख्यांच्या गुणाकारास 
मधल्या संख्येने भाग दिल्यास भागाकार आणि शिल्लक या समान व 
मधल्या संख्येच्या अगोदरच्या संख्येएवढी असते. 

1 व 2 या संख्यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही नैसर्गिक संख्येने तिच्या 
दोन निकट अनुवर्ती संख्यांच्या गुणाकारास भागले असता भागाकार 
भाजकापेक्षा 3 ने मोठा असतो. 


, चार सलग नैसर्गिक संख्यांपैकी कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज मधल्या 


दोघींच्या बेरजेडइतकी असते. 


. चार सलग नैसर्गिक संख्यांपैकी कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार मधल्या 


दोहोंच्या गुणाकारापेक्षा दोनने कमी असतो. 


. सलग नैसर्गिक संख्यांची बेरीज समलंब चौकोनी संख्या असते. ही बेरीज 1 


पासून सुरू झाल्यास येणारी संख्या त्रिकोणी असते. त्रिकोणी संख्या समलंब 
चौकोनी संख्या असते; पण सर्वच समलंब चौकोनी संख्या त्रिकोणी नसतात. 
चार सलग नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार पहिल्या आणि शेवटच्या 
गुणाकाराच्या अनुवर्ती संख्येच्या वर्गाची पूर्ववर्ती संख्या असतो. 

चार सलग नैसर्गिक संख्यांची बेरीज मधल्या दोन (किंवा कडेच्या दोन) 
संख्यांच्या बेरजेच्या दुप्पट असते. 

चार सलग नैसर्गिक संख्यांपैकी पहिली आणि तिसरी यांची बेरीज दुसरी 
आणि चौथी यांच्या बेरजेपेक्षा दोनने कमी असते. 


, दोन सलग त्रिकोणी संख्यांची बेरीज ही वर्गसंख्या असते. 
- तीन सलग त्रिकोणी संख्यांपैकी कडेच्या दोहोंची बेरीज मधलीच्या 


दुपटीची अनुवर्ती असते. 


. तीन सलग त्रिकोणी संख्यांपैकी कडेच्या दोहोंचा गुणाकार तीनचा विभाज्य 


असतो आणि मधल्या त्रिकोणी संख्येचाही विभाज्य असतो. 
1 या संख्येपासून कितीही विषम संख्यांची क्रमाने केलेली बेरीज ही 
वर्गसंख्या असते. 

संख्यानगरीत भटकंती । 49 


2 
24. 


चार सलग विषम संख्यांची बेरीज 8 या संख्येने विभाज्य असते. 


तीन सलग वर्गसंख्यांपैकी कडेच्या दोहोंची बेरीज मधल्या संख्येच्या 
दुपटीपेक्षा दोनने अधिक असते. 


. एकपासून जेवढ्या घनसंख्यांची बेरीज घ्यावी, तेवढ्याच क्रमांकाच्या 


त्रिकोणी संख्येच्या वर्गाएबढी ती असते. 


संख्यानगरीत भटकंती । 50 


शिक्षणपद्धतीवर 

नव्याने विचार 

करायला लावणारी 
मनोविकास प्रकाशनाची 
पुस्तक 

प्रिय बाई, 

बार्बियानाची शाळा 


क 

टीचर 

सिल्न्हिया अँश्टन वॉर्नर 
अनुवाद : अरुण ठाकूर 


दरीक्षेला पर्याय काय? 
संपादन : हेरंब कुलकर्णी 
डेंजर स्कूल 

अनुवाद : हेमलता होनवाड 


शाळेपासून मुक्‍ती वर्षापुरती 
राहुल अल्वारिस 


युनिस्को 
विज्ञान शाळेतले, विज्ञान घरातले 
भास्कर धोंडो केशव कर्वे 


शोधांच्या कथा 

विज्ञानाच्या १८ पुस्तकांचे तीन संच 
आयझॅक अँसिमो 

अनु. सुजाता गोडबोले 


किमया गणित मैत्रीची 


जेन पोर्टमन । जेरेमी रिचर्डसन 
अनु. डॉ. मधुकर देशपांडे 


संख्यानगरीत भटकंती । 51 


१२००,०० 


१५०.०० 


२६०.०० 


००,०० 


९०.०० 


१५०.०० 


६३०.०० 


९०,०० 


एकात (91 करून पहा १००.०० 
अनु. प्रभाकर नानावटी 


*“सोपे , सहज, सुलभ विज्ञानप्रयोग राबत वळ 
अँण्डी बायर्स । अन चाइल्ड्स । ख्रिस लेन 
अनु. प्रभाकर नानावटी 
खेळण्यांचा खजिना उग, कळ 
काडेपेटी व इतर विज्ञान खेळणी ४०.०० 
टाकाऊतून शिकाऊ ३५.०० 
अरविंद गुप्ता 
कुतूहल (भाग 4 ते ४) ००,०० 
संपादक | अ. पां. देशपांडे, मानसी राजाध्यक्ष 
पर्यावरण गाथा ००.०० 
अभिजीत घोरपडे 
युवा-विज्ञान कुतूहल (भाग १,२, ३) प्र. ६०.०० 
खेळ खेळू विज्ञानाचे (भाग १, २, २) प्र. ४०.०० 
हे माहीत हवेच या मालिकेतील पहिली तीन पुस्तके - 
आपले विश्‍व १३०.०& 
आपली सूर्यमाला १२०.०० 
दुर्बिणी आणि वेधशाळा १२०.०० 
आनंद घैसास 

वैज्ञानिक प्रकल्प ७५.०० 

&€प्रयोगशाळेशिवाय विज्ञान प्रयोग ५०.०० 
वनस्पतीशास्त्रातील विज्ञान प्रयोग ५०.०० 
मजेदार विज्ञान प्रयोग पक. तोह 
भालचंद्र मयेकर 


संख्यानगरीत भटकंती । 52 


४॥॥७॥५॥॥१४॥॥७॥॥॥॥॥५०)॥॥/५॥॥॥१५॥॥/७५///॥४११॥॥॥॥(४07/४0॥)॥10800/1001॥ 1011 1, 


4? 
मनोविकास 
प्रकाशन 


